सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . ५१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण / पौष २८-४ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे - ७७ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


५ ९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

१०० ९ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 

ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 

६१ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१०८२ 


संकीर्ण अधिसूचना , 

नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेतील भागशः जागेच्या जागा मालकांनी 
संचालक नगर रचना यांजकडून 

दिनांक १४/०५/२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये, गेवराई नगरपरिषदेवर ( यापुढे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे म्हणून संबोधिलेली आहे); उक्त अधिनियमाचे 
आदेश 

कलम -१२७ ( १) अन्वये नोटीस बजाविलेली आहे ; 
क्र ./वियो गेवराई( सु .)/ आ.क्र .२७, २८/ कलम १२७ (२ )/ आदेश/टिपीव्ही-५/ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७ अन्वये वरीलप्रमाणे 
५८७४.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , सुचना नगरपरिषदेला प्राप्त झाल्यानंतर , उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत 
१ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील जागेचे संपादन केलेले नाही कलम-१२६ (४ ) 
असे 

म्हणून संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये गेवराई शहराची अनवये राजपत्रमध्ये अधिसुचना प्रसिध्द केलेली नाही; असे पत्र क्र . १४६० , 
सुधारीत विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली ) दि . १/ ०९ / २०१४ अन्वये शासनास कळविले आहे . 
शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक ३१/ १२/ १९९ ७ रोजी भागशः आणि ज्याअर्थी, नगर परिषदेचे उक्त दि . १ /० ९ / २०१४ रोजीचे पत्र 
मंजूर करण्यात आलेली असुन ती दि . १५/०३/ १९९ ८ पासून अंमलात विचारात घेता , एक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ चे उपकलम ( १ ) नुसार 
आली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली आहे ); उक्त आरक्षण ( भागशः) व्यपगत झाले असून , उक्त अधिनियमाच्या कलम 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ . गेवराई येथील स.न. १२७ चे उपकलम ( २) नुसार , उक्त आरक्षण ( भागशः) सदर अर्जदारांच्या 
१२७ व १२७एफ ( यापुढे “ उक्त जागा ” म्हणून असे संबोधिलेले आहे ) मालकीचे क्षेत्रापुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक 
मधील जागेमध्ये आ . क्र . २७ -प्लेग्राउंड ( आरक्षाणाचे एकुण 

क्षेत्र ८००० 

आहे; 
चौ.मी. व आ . क्र . २८ हायस्कुल व प्लेग्राउंड( आक्षणाचे एकूण क्षेत्र आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचेनिर्णय क्र.टिपीएस 
१४४०० चौ.मी.) ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षणे ” असे संबोधिलेले आहे ) यासाठी १८१३ /३२११/ प्र.क्र .५०८ / नवि-१३ दि . १/१२/२०१६ अन्वये , राज्यातील सर्व 
प्रस्तावित करण्यात आले आले आहे. 

नगरपालीका / नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण 
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षाणाचे समुचित प्राधीकरण या नात्याने गेवराई असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम -१२७ पोटकलम 
नगरपरिषदेने उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० ( २ ) अन्वये कार्यवाही करण्याचे अधिकार , शासनाचे कलम १५१ अन्वये 
वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागेचे संपादन केलेले नाही; संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 
औ . भाग १-५० 

१०० ९ 


१०१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -१२७ चे उपकलम ( २ ) 
अन्वये , शासनाने प्रदान केलल्या अधिकारात संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे हे, या आदेशान्वये गेवराई शहराच्या सुधारीत विकास योजनेतील 
" आ . क्र . २७-प्लेग्राउंड व आ.क्र .२८ हायस्कुल व प्लेग्राउंड " हे आरक्षणे 


उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे ) व्यपगत 
झाल्याबाबत अधिसुचित करीत असून , सदर आरक्षाणतून मुक्त झालेली 
जागा लगतच्या जमीनीवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुज्ञेय 
होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी , जमीन मालकास विकासाकरीता उपलब्ध 
होईल; 


परिशिष्ठ 


अ.क्र . 


मौजे तालूका व जिल्हा 


विकास योजनेमधील 
आरक्षणाचा व वि.यो. 
अहवालानुसार क्षेत्र 


खरेदी सुचनेखलील ग.नं./ स.नं . चा 

तपशील 


आरक्षणातून व्यापगत 
झालेल्या भागाचे 
क्षेत्र ( चौ . मी . ) 


१ 


मौ . गेवराई ता . गेवराई , 


१२७ एफ 


१ ९ ८० 


आ . क्र .२७ “ खेळाचे मैदान 
( एकूण क्षेत्र -८००० चौ.मी.) 


व जि.बीड 


१२७ जी 


१४८२ 


एकुण क्षेत्र 


३४६२ 


१ 


मौ . गेवराई ता . गेवराई , 


आ . क्र .२८ माध्यमिक शाळा 


१२७ एफ 


१८ 


व जि . बीड 


१२७ जी 


२५८० 


व खेळाचे मैदान 
( एकूण क्षेत्र-१४४०० चौ.मी.) 


एकुण क्षेत्र 


२५ ९ ८ 


सदरचा बदल दर्शविणारा भाग नकाशा यासोबत जोडला आहे. 


टीप : 


२. उपरोक्त बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा, गेवराई नगरपरिषदेच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , नागरिकांच्या 
अवलोनार्थ 

खुला 

ठेवण्यात यावा . 


३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. 


नो.र.शेन्डे , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


By Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune 


Maharashtra Regional & Town Planing Act, 1966 


ORDER 


No. DPGeorai ( R) Res.No.27,28 /Sec . - 127 ( 2 )/ Order/TPV 
5 /5874.- Whereas, the Revised Development Plan of Georai 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has 
been sanctioned by the Governmenton 31/12/1997 under Sec 
tion 31 ( 1) of the Mahrashtra Regional & Town Planning Act 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter re 
ferred to as "thesaid Act "), and the same has cameinto force 
witheffect fromdt.15.03.1998 ; 


And whereas, in the said Development Plan , the land from 
S.No.127F & S.No. 127G of Georai (hereinafter referred to as 
“ the said Land ” ) has been reserved for “ Site No.27 Play Ground 
( Total Area- 8,000 sq.m) ” & Site No.28 Highschool and 
Playgraound ( Total Aria- 14400 Sq.m )" (hereinafter referred to 
as the said Reservations" ) and the Appropriate Authority for 
the said Reservations is GeoraiMuncipalCouncil (hereinafter 
referred to as “ the said Appropriate Authority ” ); 


And whereas , the land under said Resaervation has not 
been acequired by the said Appropriate Authority within a 
period of ten years from the date on which the said 
Development Plan came into force ; 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , १०११ 


And whereas the owner of the part of said Land , had served 
a Notice under Section 127 ( 1 ) of the said Act, on the said 
Appropriate Authority vide their letter dated 14.05.2013 . 


And whereas, the said Appropriate Authority has Com 
municated to Government vide their letter No. 1460 dt.1.09.2014 
that they have not initiated the process of acquisition of the 
said Lands under the said reservation and notice regarding 
acquistion as mention in Section in sec. 126 ( 4 ) has not pub 
lished as contemplated under sec. 127 ( 1) of the said Act. 


And whereas, the Government in Urban Development 
Department, by exercising the powers under Section 151 of 
the said Act , has delegated the Powers exercisabal by under 
Section 127 (2 ) of the said Act, in respect of Development 
Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayats and in 
respect of Development Plans undertaken by Zilla Parishasd 
as a Planing Authority, to the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune vide Resolution No. TPS - 1813 /3211/ 
CR - 508 /UD -13 dated 01.12.2016 , 


And Whereas , Considering the above letter No. 1640 Dt. 1/ 
9/2014 and in accordance with the provision provision of Sec 
tion 127 (1 ) of the said act, part of the said Reservation , 
pertaining to the said Land has lapsed and it is accordingly 
expedient to notify the lapsing of the said Reservation to the 
extent of area of Land under Notice , Section 127 (2 ) of the said 
Act : 


Now therefore, in exercise of the powers delegated by the 
Government, in respect Sub -section (2 ) of section 127 of the 
said Act and of all other powers enabling in that behalf, the 
Director of Town Planning ,Maharashtra State, Pune , hereby 
notifies that the said Resevation to the extent mentioned in 
the Schedule and the said land shall be come available to the 
land owners for the purpose of Development as otherwise , 
permssible in the case of adjacent land ,under the said Devel 
opment Plan ; 


Schedule 


Sr. No. 


Mouja Taluka and District 


Reservation of Develop 
ment Plan & its Area as 

per D.P. Report 


City Survey 
No./Survey 
No./GutNo. 


Area of Reservation 
Lapsed ( in sq . m .) 


1 


Mouja , Georai, 
Tq. Georai, 
Dist. Beed 


Site No.27- Play Ground 
(Area -8000 sq . m .) 


127F 
127G 


1980 
1482 


Total 


3462 


1 


Mouja , Georai, 
Tq. Georai, 
Dist. Beed 


Site No. 28- Highschool 
and Playground 
( Area -14400 sq . m .) 


127F 
127G 


18 
2580 


Total 


2598 


The Part Plan showing themodification is attached alongwith this Order. 


Note : 


1 . A copy of the Part Plan of said Development Plan showing the modification shall be made available for 
inspection in the office ofMunicipal Council, Georai during office hourse on all working days. 


2 . 


This Order shall also be displayed on the website of Diretorate , www.dtp.maharashtra.gov.in . 


N.R. Shende, 
Director of Town Planning 
Maharashtra State, Pune . 


१०१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ 
वसूली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ वसूली अधिकारी 
नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १-सआ/ पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक / का.क .१५६/ 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल , अपर 
निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक लि . बीड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्णवादी नागरीक सहकारीबँक लि . बीड 
यांचे दिनांक २५ / १० / २०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 


महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हूदा 


१ 


श्री . सरदेशमुख शाम मधूकर 


शाखाधिकारी 


वसूली अधिकारी 


लातूर 


अटी : 


८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक लि . बीड " असा 
फलक लावता येईल . 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/ जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दि .६/ ४/ २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिंबधक , सहकारी संस्था , बीड यांना सादर करावी . 

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ६/ ६/ २०१९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन , 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे . 


. 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

सूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 
करावा . 
दिनांक -२५/ ११/ २०१९ . 

डॉ .किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक (प्रशासन ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०१३ 


३ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ 
वसूली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ वसूली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना .बँका/ १- सआ/ दि संगमनेर मर्चन्टस को - ऑप बँक / का.क .१५६ / 
२३६८ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर 
तोष्णीवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि संगमनेर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . संगमनेर जि . 
अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून जे दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


३ ) मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी दि संगमनेर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . 
संगमनेर जि . अहमदनगर यांचे दिनांक ६/ ७/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा 


प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधियाचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


श्री . महादेव हिरालाल क्षत्रिय 


बन्च मॅनेजर 


वसूली अधिकारी 


अहमदनगर , नाशिक , 
औरंगाबाद , पुणे , जिल्हा 


अटी : 


अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी, दि संगमनेर मर्चन्टस को- ऑप बँक लि . संगमनेर जि . 
अहमदनगर " असा फलक लावता येईल . 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/ जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा,नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिंबधक , सहकारी संस्था, जि . अहमदनगर यांना सादर 
करावी . 

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ६/ ६/ २०१९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा. 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन , 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावेबँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 
दिनांक-४ सप्टेंबर , २०१ ९ . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


१०१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


४ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ 
वसूली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ वसूली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लि . 
यांचेदिनांक २७/ ०६/ २०१ ९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १ -सआ/ महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक/ का.क .१५६/ 
२३७५/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .किशोर 
तोष्णीवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लि . लातूर या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून जे दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे. 


लातूर 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


श्री . पाटील दत्तात्रय मोहनराव 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


लातूर , नांदेड , बीड , जिल्हा 
लातूर , उस्मानाबाद , सोलापूर जिल्हा 


२ 


श्री . सुलगुडले बस्वराज सुभाष 


अटी : 


अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक लि . लातूर असा 
फलक लावता येईल . 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबधित कर्जदार / जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिंबधक , सहकारी संस्था , जि . लातूर यांना सादर 
करावी. 

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ६/ ६/ २०१९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा. 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन , 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 

दिनांक- १ ९ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक (प्रशासन ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण / 

/ पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०१५ 


५ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ 
वसूली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि . 
अहमदनगर यांचे दिनांक २३ / ७/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/ अहमदनगर शहर सहकारी बँक / का.क.१५६ / 
२५३६ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर 
तोष्णीवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि . अहमदनगर या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
जे दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


श्री . भाऊसाहेब मुरलीधर विधाते 


ज्युनियर ऑफिसर 


वसूली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि . अहमदनगर " 
असा फलक लावता येईल . 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबधित कर्जदार / जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिंबधक , सहकारी संस्था, जि . अहमदनगर यांना सादर 
करावी . 

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ६/ ६/ २०१९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा. 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन , 
नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 

दिनांक-२६ सप्टेंबर , २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक (प्रशासन ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


१०१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


६ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ 
वसूली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ वसूली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 

३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोदावरी अर्बन को - ऑप बँक लि . नांदेड 
यांचेदिनांक १९ / ०८ / २०१ ९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/ गोदावरी अर्बन को - ऑप बँक/ का.क .१५६/ २४१८ / 
२०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल , अपर 
निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
गोदावरी अर्बन को - ऑप बँक लि . नांदेड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून जे दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


व्यवस्थापक 


नांदेड जिल्हा 


श्री . राम देविदासराव कल्याणकर 
श्री . पावडे पुंडलिक गोविंदराव 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


२ 


शाखा व्यावस्थापक 


नांदेड जिल्हा 


अटी : 


८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
"वसूली अधिकारी , गोदावरी अर्बन को - ऑप बँक लि . नांदेड " असा फलक 
लावता येईल . 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबधित कर्जदार / जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 


नाही . 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिंबधक , सहकारी संस्था , बीड यांना सादर करावी . 

४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५ स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ६/ ६/ २०१९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन , 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे . 


. 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावेबँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा. 
दिनांक-२४ सप्टेंबर , २०१ ९ . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०१७ 


७ 


आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १) मा . सहकार आयुक्ता व निबंधक , सहकारी संस्था म.रा. पुणे-१ यांचे 
आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ स.आ ..- ५ खर्च वसूली आदेश/ २०१८ दिनांक 
६/४/२०१८ . 

२) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 
स.आ.- ५/ वसूली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक 
३१/१०/२०१८ . 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सोनपेठ नागरी सहकारी बँक लि.सोनपेठ 
यांचे पत्र जा.क्र .१३५६ दिनांक १२/ ० ९/ २०१ ९ दिनांक १३ /०३ / २०१९ चा 
ठराव क्रमांक ६ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम अन्वये 


क्र . जिउनि / कलम १५६ / अधिकार/ वाल्मिकीबॅक/ २६६७/ २०१९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये सोनपेठ नागरी 
सहकारी नागरी सहकारी बँक लि . सोनपेठ जि . परभणी या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी 
बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ८ /११/२०१९ ते 
३१/ ३/ २०१९ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


श्री . एन.पी.गौड 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


ता . सोनपेठ 


विषेश वसूली व विक्री 

अधिकारी 


अटी : 


१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर 
करावी. 

२. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ता . सोनपेठ यांनी वेळोवेळी 
वसूलीची माहीती व आढावा घ्यावा . 

३. सदरचे अधिकार हे सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करिता असतील . 

४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 
भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी . 

५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकाऱ्याची बदली/ सेवानिवृत्ती / मृत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेण्यात येतील . 
६. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

७. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६/६/ २०१९ मध्ये 
निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 

८. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा/ व.अ./ जप्त मा ./कब्जाबंदी ०९ दिनांक २०/ ३ / 
२०० ९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये. 


९ . वसूली अधिकाऱ्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम 
शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी त्याच्य 
नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व 
नियम १९ ६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे . 

१०. वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यनुसार 
वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था 
म.रा.पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 

११. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि 
बेसिन काथेलिक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली 
करण्यात यावी. 

१२. वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अनय बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार येणार नाही . संबंधीत 
कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील 
आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत 
पगारातून कर्ज 

वसूल वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस/ आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 
परभणी, ३१ नोव्हेंबर , २०१९ . 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी. 


कर्ज वसूल 


८ 


१०१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 

येणे बाकी शिल्लक वसूल करणेसाठी महासंघाच्या थकबाकीदारा विरुध्द 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

वसूलीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर थकबाकी वसूल करण्यासाठी “विशेष 
वाचा :- १) मा . सहकार आयुक्ता व निबंधक , सहकारी संस्था म.रा. पुणे-१ यांचे 

वसूली अधिकारी ”म्हणून जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांची नेमणूक करणे 
आदेश जा . क्र . पतसंस्था / स.आ ..- ५ खर्च वसूली आदेश / २०१८ दिनांक 

बाबत सुचना दिलेल्या आहेत . 
६/४/२०१८ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम अन्वये आदेश 
२) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 
स.आ.- ५/ वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक 

क्र . जिउनि / कलम १५६/ अधिकार/डि.एम.ओ/ २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
३१/१०/२०१८ . 
३) मा . पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे पत्र जा . 

आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे , जिल्हा उपनिबंधक , 
क्र . पणन-३ / ख.विसं /प्र.क .३५/ ५६१०/ २०१९ दिनांक १८ / १० / २०१९ त्या सोबत 

सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये वाचा क्रमांक ( ३ ) अन्वये मा.पणन 
मा . व्यवस्थापकीय संचालक तथा प्राधिकृत अधिकारी दि महाराष्ट्र स्टेट 

संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे दिलेल्या सुचनेनुसा पणन महासंघाची येणेबाकी 
को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि . यांचे पत्र जा.न./ प्र.का./ वसूली/ 

शिल्लक वसूल करणेसाठी खालील अधिकाऱ्यांना पणन महासंघाच्या 
वि.व.अ. नेमणूक / २०१ ९-२० / ७८ /६ ९ १ दिनांक २६/ ८/ २०१९ चे पत्र . 

थकबाकीदारा विरुध्द वसूलीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर थकबाकी झालेली 
ज्या अर्थी, वाचा क्रमांक ( ०३ ) अन्वये मा . पणन संचालक महाराष्ट्र 

वसूली बा ककरावयाच्या कार्यवाही पुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
राज्य , पुणे यांनी दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन 

१ ९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , 
यांची विविध व्यवहारा प्रित्यर्थ सभासद संख्या व खाजगी वितरक यांचेकडे 

खालील अटीस अधिन राहून वसूलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


जिल्हा परभणी 


जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, 
परभणी 


विशेष वसूली व विक्री 

अधिकारी 


विषेश वसूली व विक्री 

अधिकारी 


अटी : 
१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर 


करावी . 


२. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यासकिंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यनुसार वसूलपात्र 
रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म.रा.पुणे यांचे 
कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ अन्वये आदेश 
दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद 

केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

७. वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अनय बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार येणार नाही. संबंधीत 
कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील 
आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत 
पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा. 


३. आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही. त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दि . ६/ ६/ २०१९ मध्ये 
निश्चित केलेल्या दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि . 
नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 


कर्ज वसूल 


४. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा /व.अ./ जप्त मा ./ कब्जाबंदी ० ९ दि . २० /३ / २००९ अन्वये 
सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या 
मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत आहे तो पर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही . 


परभणी, २१ नोव्हेंबर , २०१९ . 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी. 


५. वसूली अधिकाऱ्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम 
शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी त्याच्य 
नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०१९ 


९ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
वाचा :- १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ व 
नियम १९ ६१ चे नियम ८ ९( १७ ) 


२. श्री . आर.एम.कांबळे सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . 
धर्माबाद अवसायक पुर्णा नागरी सहकारी बँक लि . पुर्णा यांचा नोंदणी रद्य 
करणे बाबत अंतिम अहवाल दि . १/ ४ / २०१९ , व दिनांक १०/ १०/ २०१ ९ . 


३. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक दि . ५/७/१०१८ . 


४. या कार्यालयाचे अवसायकीय कामकाजा बाबत मार्गदर्शन प्रस्ताव 
दि .२३ / ५ / २०१९ . 


आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाचे वाचा पत्र क्रमांक ( ३) अन्वये सदर 
अवसायनातील बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम ८८ अन्वये चोकशीसाठी आदेश या कार्यालयाने दिनांक ५/१२/२०१५ 
रोजी आदेशीत केले त्यानुसार श्री आर.ए. सरसमकर विशेष लेखा परिक्षण 
वर्ग-२ सहकारी संस्था (फिरते पथक ) परभणी यांच्याकडे उपरोक्त नमूद 
आदेशान्वये चौकशीचे कामकाज सोपविले आहे. चोक्शी अधिकारी यांनी 
सर्व संबंधीत संचालकांना अधिनियमाप्रमाणे ७२ ( ३) अन्वये आरोप पत्र 
तामील केलेले असून याबाबत बँकेचे तत्कालीन संचालाने मा . उच्च न्यायालय , 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेली होती. मा . उच्च नयायालय 
खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सदर याचिका क्रमांक ९ ३४/ २०१७ मध्ये दिनांक 
२८/०२/२०१७ रोजीच्या आदेशा नुसार सदरच्या चौकशीस स्थगिती दिलेली 
आहे. तदनंतर मा . उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक ४/ 
१०/२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मा . मंत्री ( सहकार , पणन व 
वस्त्रोद्योग) यांच्या समोर सौ . सुनंदा रमेशराव दुधाटे तत्कालीन चेबरमन 
पूर्णा नागरी सहकारी बँक लि . पूर्णा अर्जदार विरुध्द १ ) जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था परभणी २) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
औरंगाबाद मध्ये अर्जदार यांनी प्रतिवादी क्रमांक ( २ ) यांच्या दिनांक २७/ १० / 
२००३ च्या आदेशविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या 
कलम १५४ अन्वये पुर्ननिरिक्षण अर्ज शासनाकडे दाखल केला आहे . सदर 
पुर्ननिरीक्षण अर्जाची मा . उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडे 
दाखल याचिका क्रमांक ९ ३४/ २०१७ मध्ये दिलेल्या ओदशनुसार सुनावणी 
मा . मंत्री यांचेसमोर दिनांक १०/१०/२०१८ रोजी परिषद सीगृह ६ वा , 
मंत्रालय विस्तार इमारत , मुंबई येथे सुनावणी चालू आहे. अशी वस्तुस्थिती 
नमूद करून मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचेकडून अवसायन समापन संबंधाने व पुढील कामकाज 
संबंधाने मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते . त्यानुसार मा . सहकार आयुक्त 
व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ( ५ ) 
अन्वेय सदर बँकेची नोंदणी रद्या करणेची कार्यवाही निबंधकाने करावी , 
असे कळविले आहे . 


५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र ./ ना.बॅका/ १- सआ/पुर्णानागरी सहकारी 
बँक लि / नोंदणीरद्य मार्गदर्शन / १९९ ०/ दि .५ / ८ / २०१९ . 


क्र . जिउनि/ २७४८ / प्रशासन / अवसाबँक/ नोंदरद्यअंतीम आदेश/ २०१९. 
ज्या अर्थी, पूर्णा नागरी सहकारी बँक लि पूर्णा ता . पूर्णा जि . परभणी 
( अवसायनात ) ( या पुढे जिचा उल्लेख ( सदर बँक अवसायनात ) करण्यात 
आला आहे ) ही बँक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व त्याखालील 
नियमातील तरतूदीनुसार नोंदणीकृत बँक असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
पीबीव्ही/ पीबीएन/बिएनके / बी -७/ २० /०७/१ ९९ ४ असा आहे. सदर बँक ही या 
कार्यालयाच्या वैद्यानिक क्षेत्रात येते . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
११० ( अ ) ( १ ) मधील तरतूदीनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे आदेश दिनांक 
२० / २० / २०० ९ अन्वये सदर बँक अवसायनात घेण्यात येवून अवसायकाची 
नियुक्ती करण्यात आली आहे . अवसायकाचे अंतीम अहवालात अखेर 
एकूण (१३) वर्षाचा आवसायनात कालावधी पूर्ण झालेला आहे . मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे 
परिपत्रक दिनांक ५/८/२०१८ अन्वये दहा वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी 
अवसायनात असलेल्या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्य करणेचा कालबध्द 
कृती कार्यक्रम करण्यात आला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 
१०९ चे कलम ( १) चे पहिल्या परंतुकानुसार सदर बँकेच्या अवसायनाची 
वैद्यानिक कालावधी समाप्त झाली असलेने अवसायन कार्यवाही समाप्त 
करण्याविषयी आदेश देणे क्रमप्राप्त असून सदर बँकेची नोंदणी रद्य करणे 
आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सदर बँकेचे दिनांक १/४/२०१७ ते ३०/०६/२०१८ 
अखेरचे लेखा परिक्षण झालेले असून सदर बँकेच्या अवसायनास १० 
वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे सदर बँकेची नोंदणी रद्य करुन 
बँकेवर परिरक्षकाची ( कस्टोडियनची) नियुक्ती करणेबाबत . अंतीम अहवाल 
वाचा क्रमांक २ नुसार सदर बँकेवर अवसायक श्री आर.एम.कांबळे , सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . धर्माबाद जि . नांदेड यांनी सादर केला आहे . 


त्याअर्थी, सदर बँकेच्या अवसायकाचे अंतीम अहवालानुसार सदर बँकेची 
मालमत्ता , येणी व रोखीकरण करण्यासारखी मालमत्ता, येणी व कारवाई 
योग्य दोव ( actionable claims ) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची 
कार्यावाही करण्यासाठी वाचा क्रमांक ( २) नुसार ( परिरक्षकाची) ( कस्टोडियन) 
नियुक्त करणे आवश्यक असल्याने मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत आहे . 


१०२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


सदर परिरक्षकाने सलंग्न परिशिष्ट - अ मधील नमूद मालमत्ता, येणे व 
कारवाई योगय दावे यांच्या रोखीकरणाची कार्यवाही विहीत रितीने पूर्ण 
करुन याबाबतचा प्रगती अहवाल दरमहा सादर करावा . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मला प्राप्त 
अधिकारनुसार मी , एम.बी.सुरवसे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी 
पुर्णा नागरी सहकारी बँक लि . पुर्णा ता . जि . परभणी ( अवसायनात ) नोंदणी 
क्रमांक पीबीव्ही/ पीबीएन /बिएनके / बी -७/ २० / ०७ / १९९ ४ या बँकेची नोंदणी या 
आदेशान्वये रद्य करीत आहे. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे 
विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊन व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ / ११/ २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला आहे. 


परभणी, १८ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


मंगेश सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , परभणी. 


सदर बँकेची मत्ता , मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे ( actionable 
claims) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करण्यासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ चा नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्री . 
आर.आर.सावंत सहाय्यक निबंधक सहकारी संसथा ता . पूर्णा जि . परभणी 
यांची परिरक्षक ( Custodian) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


परिशिष्ट अ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चा नियम ८ ९ (१७ ) अन्वेय परिरक्षक ( Custodian ) 


यांनी रोखीकरण करावयाचे मता , मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे 


अ.क्र . 


मता , मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे 


बँक प्रिमायसेस ()- शिवाजी रोड , मु.पो. पुर्णा ता . पुर्णा जि . परभणी ४३१४०१. 


१ 


येणे कर्ज रुपये 


१७ ९ .३२ लाख / 


२ 


१ 


कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखले 


- 


१८ ९ 


२ 


कायदा कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसूली दाखले - 


३ 


कायदा कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसूली दाखले - 


४ 


कायदा कलम १०१ अनवये नामंजूर झालेले दाखले - 


५ 


सहकार न्यायालयात दाखल केलेल्या केसेस 


o 


६ 


कर्जदारांनी बँकेविरुध्द दाखल केलेल्या केसेस 


O 


दाखल न केलेल्या केसेस 


0 


८ 


सोने तारण कर्ज खाते 


o 


३ 


१ 


इतर मत्ता, मालमत्ता व कारवाई योग्य दावे ( Actionable claims ) 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, परभणी . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०२१ 


१० 


९ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र .४ सआ / कायदा व वैधा.कार्य./ 
विशेष वसुली अध्सि . मोहर वापर/ ५१ ९ / २०१९ दि . ६ जून , २०१९ . 

१० ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र ./ अर्थ-१/प्रिमनासबॅक लातूर/ क्र .१५६ 
मुदतवाढ / २४६० / २०१ ९ दि . १८ सप्टेंबर , २०१८ . 

११ ) मुख्य कार्यकारी प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँक लि . बीड 
यांचे पत्र जा . क्र . प्रिमासहबँक/ एचओ/९ १९/ २०१९ -२० दि . ५ नोव्हेंबर , २०१ ९ 
प्राप्त दि .६ नोव्हेंबर , २०१९ . 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
( अद्ययावत सुधारणेसह ) 

२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे-१, यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम १८४/१५६( २), दि . १९ मार्च, १९ ६८ . 

३) शासनाची अधिसुचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र .१२०/१५- स , दिनांक 
२ एप्रिल , २००५ . 

४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 
दि . १३ जूलै, २००५. 

५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४ / पतसंस्था/ का . क . १५६/११. 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०११. 


महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) नियम 

१०७ अन्वये 


आदेश 


.. 


६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ 
मधील दि . ५ डिसेंबर , २०१५ रोजीचे आदेश . 


७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . स.आ.-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती / 
२०१७ दि .१ जानेवारी, २०१७ . 


क्रमांक अर्थ-१/प्रिमनासबॅक बीड / क १५६ : मुदतवाढ / १ ९९ ५/ २०१९ : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , श्रीकांत देशमुख , विभागीय 
सहनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर या आदेशान्वये प्रियदर्शिनी महिला 
नागरी सहकारी बँक लि . बीड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/कर्ज वसूली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व 
तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या नामांकापासून ते दि . ३१ मार्च, २०२० 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स.आ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती/ 
फेरनियुक्ती/ २४७४/ २०१८ दि . ३१ ऑक्टोंबर , २०१८ . 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


श्री . श्री . शेटे सुनिल तुळशीदास 


कर्ज अधिकारी 


वसूली अधिकारी 


बीड , उस्मानाबाद जिल्हा 


अटी : 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ वसूली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
( अ -३, अ-४ , व ब) कर्ज वसूलीची माहीती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक , 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या सरचार्ज, महिन्यातच चलनाने 
शासकीय कोषागारात करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसून केलेला सरचार्ज, 
त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ-३ व अ -४ सोबत 
जोडलेला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दि . ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन 
वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही 
करावी. 


१०२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


७. वसूली आधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीवधीत 
कामकाज समाधनकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार , अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


जिल्हा उपनिंबधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स दिनांक २३/ 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


क्र .६२५२/जिउनी/ प्रशासन / सावली अर्बन को . ऑप.सो/ नोंदणी/ २०१ ९ . 
जिल्हा उपनिंबधक , सहकारी संस्था , बीड हे या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत की , सावली अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . माजलगाव जि . 
बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली असुन जिचा नोंदणी क्रमांक बीएचआर/बीएचआर/ 
आरएसआर /सीआर/ १४८/ २०१९ दिनांक २७/ ११/ २०१९ असा आहे . 


९ . वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन , 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये जिचे वर्गीकरण " साधन संपत्ती 
संस्था " उपवर्गीकरण "कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बँक लि . बीड " 
असा फलक लावता येईल . 


बीड , २७ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


शिवाजी पं . बडे, 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , बीड . 


११. वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबधित कर्जदार / जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही 


१२ 


सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


करावी . 


अधिसुचना 


१२. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


१३. मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश /परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ मधील परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावेबँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


क्र . जिदुविअ/ उ.बाद/ सनि / अधिसुचना/ ४०५३ / सन २०१९.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत. की , दरबारशहावली मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. जुनोनी 
ता.जि. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम २४ च्या ९ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक 
१०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर 
कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेचे नोंदणी क्र . 
ओएसएम / ओएसएम / आरएसआर/ एनसी/ डी / ३३६ सन- २०१ ९ दिनांक 
१८ / ११ / २०१९ असा आहे. 


१२. मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांच्या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ/ कायदा व वैधा. र्यि . 
विशेष वसूली अधि . मोहर वापर/ ५१९/ २०१९ . दिनांक ६/ ६/ २०१ ९ मधील 
सुचनाप्रमाणे विशेष वसूली अधिकारी यांनी वापरावयाच्या मोहोर बाबत 
कार्यवाही करावी . 


उस्मानाबाद , १८ नोव्हेंबर , २०१९ . 


लातूर , १८ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीकांत देशमुख , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर . 


बी.डी.दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण / 

/ पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०२३ 


१३ 


सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र .जिदुविअ/ उ.बाद / सनि / अधिसुचना/ ४० ९ ५/ सन २०१ ९.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत . की , मेसाई मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. वाणेगांव ता . 
तुळजापूर जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम 
क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेचे नोंदणी क्र . 
ओएसएम / टीपीआर / आरएसआर/ एनसी/ डी / ७४२ सन-२०१९ दिनांक २२ / 
११/ २०१९ असा आहे . 


१५ 
सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुविअ / उस्मानाबाद/ ४० ९९ / सन २०१९.- सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत . 
की , अंबाई शेळीमेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मार्डी 
ता . लोहारा जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम 
क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेचे नोंदणी क्र . 
एजीआर/ युजीआर/ एजीआर / ओ/१४२३ / सन-२०१९ दि . २२/११/ २०१९ 
असा आहे. 

उस्मानाबाद , २२ नोव्हेंबर , २०१९ . 


बी.डी.दुधाटे, 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), उस्मानाबाद . 


उस्मानाबाद , २२ नोव्हेंबर , २०१ ९. 


१६ 


बी.डी.दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), उस्मानाबाद . 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 


आक्षेप मागणीचा जाहिरनामा 


१४ 


क्र . ९ ५/ इनाम / ६५७.- या जाहीप्रगटनद्वारे सर्व जनता मौजे वाहेगाव 
( आम्ला ) ता . गेवराई जि . बीड यांना कळविण्यात येते की , श्री महादेव 
देवस्थान मयत इनामदार भगवान रंगूगीर गिरी रा . वाहेगाव ( आम्ला) हे 
दिनांक २५/ ०१/१९ ६१ रोजी मौजे मजकूरी मयत झाले असुन त्यांचे नावे 
खालीलप्रमाणे इनाम जमिनी आहेत . 


सहाय्यक निंबधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


. 


अधिसुचना 


अनुसूची 


अ . 


सर्वे नं ./ गट 


आकार 


मयताचा 


क्षेत्रफळ 
ए.गुंठे / हे . आर. 


क्र . 


नं 


हिस्सा 


२ 


३ 


४ 


५ 


क्र . जिदुविअ/ उस्मानाबाद/ ४० ९ ७/ सन २०१९.- सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत . 
की , अंबिका शेळीमेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. खामसवाडी 
ता . कळंब जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम 
क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेचे नोंदणी क्र . 
ओएसएम/ केएमबी/ एजीआर/ ( ओ) १४५०/( डी ) / सन-२०१९ -२० दिनांक 
२२ / ११ /२०१ ९ असा आहे . 


१ 

१ 


४४/४७ 


९ हे ११ आर . 


१५.१३ 


पुर्ण 


उस्मानाबाद , २२ नोव्हेंबर, २०१ ९ . 


बी.डी.दुधाटे, 


त्यांचे वारस मुले/ नातू १) शंकर भगवान गिरी ( मयत ) २) भानुदास 
भगवान गिरी ३ ) रंघुविर भगवान गिरी ४) दत्तात्रय भानुदास गिरी ( गोसावी) 
रा . वाहेगाव ( आम्ला) ता . गेवराई जि . बीड हे दिनांक २१/ ७/ १९९ ५ रोजी या 
कार्यालयात वारस कार्यवाहीसाठी रुजू झालेले आहेत .त्यांचे नावे विरासत 
मंजूर करणे बाबत . ज्या कोणास काही हितसंबंध किंवा आक्षेप असेल त्यांनी 
हा जाहिरनामा प्रसिध्द झालेपासून ६ ) आठवडेच्या आत लेखी पुराव्यासह 
या कार्यालयात उपस्थित रहावेमुदत संपल्यानंतर आलेल्या आक्षेप अर्जाचा 
विचार केला जाणार नाही . आणि या कार्यालयात सादर झालेल्यापुराव्यावरुन 
उपरोक्त अर्जदाराचे नावेविरासत मंजूर करण्यात येईल . 

उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) बीड 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , उस्मानाबाद . 


१०२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण /पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री . डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुदखेड यांचे पत्र क्र . ६ ९ ३/ २०१९ . दिनांक ०७/ ०८ / २०१९ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


क्र . ब-२( १ )/ ६२४८ / २०१९ : - श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश 
२,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक १६ / ०८ / २०१ ९ व १७/०८/ २०१९ या एकूण ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा रजेच्या पुढे,दिनांक १८ / ०८ / २०१ ९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा 
जोडून , दिनांक १५/ ०८ / २०१९ रोजीच्या ध्वजारोकण कार्यक्रमानंतर 

पासून 
ते दिनांक १९ /०८ /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश 
२,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


. 


क्र . ब-२( १ )/ ६२४७/ २०१ ९ :- श्री . डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०८ /०८ / २०१ ९ व ० ९ / ०८ / २०१ ९ या एकूण 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १०/ ०८ / २०९ ,११ / ०८ / 
२०१९ व १२/०८/ २०१९ या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून ,दिनांक 
०७/ ०८ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३/ ०८ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर केली आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.के.एन.गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


जिल्हा न्यायाधीश-२, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एसएस.खरात , 
जिल्हान्यायाधीश-१ नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , ०७ ऑगस्ट , २०१ ९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी.एन.चामले , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. 


दि.अ.धोळकिया , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


भाग-२ 


१ ९ 


स्थायी आदेशान्वये दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,मुखेड यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड 
यांच्याकडे असतो परंतु उपरोक्त कालावधीत दुसरे न्यायाधीश ,कनिष्ठ 
स्तर ,नांदेड हे बाल न्यायालयास जात असल्याने उक्त कालावधीत मुदखेड 
न्यायालयाचे कामकाज तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेडयांनी 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले : - जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र .५२२९ / 
२०१ ९ , दिनांक ०३/ ०७/ २०१९ . 


पाहावे . 


सुधारीत कार्यालयीन आदेश 


तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर,मुदखेड 
यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती आर.पी.घोले ,तीसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे. 


क्र . ब-२( १)/ ६१००/ २०१ ९ :- श्री . जी.सी. फुलझळके ,चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना मंजूर केलेल्या संदर्भीय 
आदेश महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ६३ अन्वये 
दिनांक १८ / ०६/ २०१९ रोजीची अर्धा दिवसाची विनावेतनी अर्जित रजा 
ऐवजी विनावेतनी असाधारण रजा असे वाचण्यांत यावे. 


नांदेड , ०७ ऑगस्ट , २०१९ . 


नांदेड , २ ऑगस्ट , २०१ ९ 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


दिपक अ.धोळकिया , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२० 


१८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश-२ ,नांदेड यांचे पत्र क्र . 
६२० ९/ २०१९ दि . ०७/०८ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचले :- १. श्री . पी.जी.तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर ,माहूर यांच पत्र क्र .१२४०/ २०१९ दिनांक २९ /०७/ २०१९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , १०२५ 


आदेश 


कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


असते . 


०२ 


क्र . ब -२( १ )/ ६१८५/ २०१९ :- १. श्री.पी.जी.तापडीया , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २९ / ०७/ २०१९ ते ३१ / ०७/ २०१९ 
रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा 
वैद्यकीय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते. 


श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक काम 
श्री.एस.एस.पाटील सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,नांदेड यांनी 
पहावे. 


. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.जी.तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर,माहूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


नांदेड , ०२ जुलै , २०१९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.जी.तापडीया , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,माहूर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


०२ 


२२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . पी.जी.तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,माहूर 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये श्री.जे.एन.जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , किनवट यांनी पाहिला आहे. 


वाचलेः- श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ ,नांदेड यांचे 
पत्र क्र .५ ९ ६३/ २०१९ , दि . ३० /०७/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज व पत्र क्र .६०६०/ २०१ ९ , दिनांक ०१/ ०८ / २०१ ९ सोबत वैद्यकिय 


प्रमाणपत्र . 


नांदेड , ०६ ऑगस्ट , २०१ ९ 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


आदेश 


२१ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र . ब-२ ( १ )/ ६१०२/ २०१९ :- श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ ,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक ३० / ०७/ २०१९ ते ३१/ ०७/२०१ ९ या एकूण ( ०२ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 


वाचालेः- १. श्री.एम.पी.शिंदे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र .३०२०/ २०१ ९ , दि . ०१/ ०७/ २०१ ९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरिल आदेश . 


। 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन.डी.खोसे , 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१,नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र . ब-२( १ )/ ५२५१/ २०१ ९ :- श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०८ / ०७/ २०१ ९ ते १०/ ०७/ २०१९या 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०७/०७/ २०१९ रोजीचा 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ०६ /०७/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर 
त दिनांक ११ /०७/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर रण्यात येते . 


श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ ,नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री . ए.आर.धामेचा, अति सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांनी पाहीला 
आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


नांदेड , ०२ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एम.पी.शिंदे, 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद 


दि.अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१०२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२३ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


पहाः- श्रीमती ए.आर.नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
नांदेड यांचे दिनांक ०१ /० ९ / २०१ ९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र .३५८४/ २०१९ , 
दिनांक ०१/ ०९/ २०१ ९ सोबता विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व 
वैद्यकिय प्रमाणपत्र . 


भी . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी 
न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ल.मु.सय्यद , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

ल.मु.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १३/ ०८ / २०१ ९ ते १७ /०८ /२०१९ रोजीच्या मध्यान्हपुर्व पर्यंत जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,कंधार यांनी पाहीला आहे. तर दिनांक १७/ ०८ / २०१ ९ 
रोजीच्या मध्यान्हानंतर पासून ते दिनांक १९/ ०८ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतचा कार्याभार श्री पी.के.घोडगे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांनी पहीला आहे . 

नांदेड , १ ९ ऑगस्ट , २०१ ९ 


आदेश 


क्र.ब -२( १ )/६०९८/२०१९.- श्रीमती ए.आर.नागोरी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९८१, मधील नियम -६१ अन्वये दिनांक २२ / ०७/ २०१९ ते दिनांक २६/ ०७/ 
२०१ ९ रोजीपर्यंत ( दोन्हीदिवस धरुन ) या एकूण (५ ) दिवसांची परिवर्तीत 
रजा वैद्यकीय कारणास्तव , रजेच्या मागे दिनांक २१ / ०७/ २०१ ९ व रजेच्या 
पुढे दिनांक २७/०७/२०१९ व २८/ ०७/ २०१ ९ या एकूण तीन दिवसांचा 
सुट्टयांचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए.आर.नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती ए.आर.नागोरी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२५ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- १. श्री . पी.जी.तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर ,माहूर यांच पत्र क्र .१३७७/ २०१९ दिनांक २० / ०८ / २०१ ९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


( दोन ) 
श्रीमती ए.आर.नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीत जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नांदेड 
यांनी पाहिला आहे . 


क्र . ब-२( १ )/ ६६४५/ २०१ ९ :- १. श्री.पी.जी.तापडीया , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/ ०८ / २०१ ९ ते २३/ ०८ / २०१ ९ 
रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , ०२ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.जी.तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर,माहूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


२४ 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.जी.तापडीया , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,माहूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचलेः- श्री . ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर ,कंधार 
यांचे पत्र क्र .१३५६/ २०१९, दि . १९/०८/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


०२ 


आदेश 


श्री . पी.जी.तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,माहूर यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी 
आदेशान्वये श्री.जे.एन.जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांनी पाहावा . 


क्र . ब-२( १ )/ ६५८५ / २०१ ९ :- श्री . ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १३/ ०८ / २०१९ ते १८ / ०८ / २०१ ९ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०६ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा 
वैद्यकिय कारणास्तव मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


नांदेड , २० ऑगस्ट , २०१ ९ 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०२७ 


२६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी.ए.अरगडे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचले :- श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नायगांव ( बा .) यांचे पत्र क्र .१२८७/ २०१९ दिनांक २०/ ०८ / २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


०२ 


आदेश 


श्री . डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,लोहा यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त रजेच्या कालावधीतीत सह दिवाणी न्यायालय ,किनष्ठ 
स्तर ,नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज श्री.पी.बी. 
तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहावे. 


नांदेड , १६ ऑगस्ट , २०१ ९ 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र . ब-२( १ )/ ६६४४/ २०१ ९ :- श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा .) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/ ०८ / २०१ ९ ते २३ / ०८ / 
२०१९ रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर,नायगांव ( बा .) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वहाब अ . 
सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव ( बा .) हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


२८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
हदगांव यांचे पत्र क्र .२८४०५ / २०१ ९ दिनांक ०५ / ०८ / २०१ ९ व २९ २५ / 
२०१ ९, दिनांक १३/०८/ २०१९ अन्वये विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रज व 
सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


असते . 


०२ 


आदेश 


श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा .) यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक 
कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.जी.आर.डोरनलपल्ले, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा .) यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , २० ऑगस्ट , २०१९ 


. 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र.ब-२( १ )/६५१२/२०१९.- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , 
मधील नियम-६१ अन्वये दिनांक ०५/ ०८ / २०१९ ते दिनांक ० ९ / ०८ / २०१९ पर्यंत 
( दोन्हीदिवस धरुन ) या एकूण ( ५) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव 

रजेच्या पुढे दिनांक १०/०८ / २०१९ ते १२/ ०८ / २०१९ या एकूण तीन 
दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


. 


. 


वाचले : - श्री.डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा 
यांचे पत्र क्र .१३८४/ २०१ ९ दिनांक ११/ ०७/ २०१ ९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


( दोन ) 


आदेश 


क्र . ब-२( १ )/ ६५११/ २०१ ९ :- श्री . डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वयेदिनांक १६ / ०८ / २०१९ ते २२/ ०८ / २०१९ रोजीपर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०७) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १५/ ०८ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २३/ ०८ / २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली 
आहे . 


श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव 
यांच्या न्यायालयाच दिनांक ०५/ ०८ / २०१ ९ ते ०९/ ०८ / २०१९ या कालावधीतील 
जरुरी कार्यभार श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांनी पाहिला तर दिनांक १० / ०८ / २०१ ९ ते १२ / ०८ / 
२०१९ या कालावधीतील कार्यभार श्री के.एम.चंडालिया , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हिमायतनगर यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , १६ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी.ए.अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


१०२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ ९ 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा .) हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


०२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.ए.आर.धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
यांचे पत्र क्र . १०६८०/ २०१९, दि . १६/ ०८ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
परीवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नायगांव ( बा .) 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये श्री.जी.आर.डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा .) यांनी पाहावा . 


आदेश 


नांदेड , १४ ऑगस्ट , २०१ ९ 


क्र . ब-२( १ )/ ६५०६ / २०१ ९ :- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १३/ ०८ / २०१ ९ व १४/ ०८ / २०१९ या 
एकूण (०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव , रजेच्या पुढे 
दिनांक १५/ ०८ /२०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून,कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३१ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचले :- १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कर्यालयीन आदेश क्र .५६ ९ ५ / 
२०१ ९ , दिनांक १२ / ०८ / २०१९ . 


२. श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र 
क्र .१६०५/२०१९ दिनांक १० /०८/ २०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , 
नांदेड यांनी पहीला आहे . 


आदेश 


नांदेड , १६ ऑगस्ट , २०१ ९ 


दि.अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


क्र . ब-२ ( १ )/ ६४६०/ २०१९ :- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक १३/ ०७/ २०१९ ते १५/ ०७/ २०१९ रोजीपर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा रजेच्या पुढे 
दिनांक १६/०७/२०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडुन मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर केली आहे . 


३० 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत. 


वाचले : 


श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर,नायगांव ( बा .) यांचे पत्र क्र .१२५६/ २०१ ९ दिनांक १४/ ०८ / २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


०२ 


क्र . ब -२ ( १ )/ ६४५ ९/ २०१९ :- श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा .) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/०८ / २०१९ ते १७/ ०८ / 
२०१९ या दोन दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक १८ /०८ / २०१ ९ 
रोजीचा सुट्टीवर फायदा जोडून , दिनांक १५/ ०८ /२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९/०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा .) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वहाब अ . सय्यद , 


श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर ,नांदेड 
याच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , १४ ऑगस्ट , २०१ ९ 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०२९ 


एकूण (०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १०/ ०८ / २०१९ ते 
१२/०८/ २०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक १५/०८/ २०१ ९ या एकूण चार दिवसांचा 
सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०९/ ०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १६/ ०८/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


३२ 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- श्री . एस.बी.हिवाळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,नांदेड 
यांचे पत्र क्र .१०७८ / २०१९ दिनांक ०९ / ०८ / २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

आदेश 
क्र . ब -२( १ )/ ६६३१/ २०१ ९ :- श्री . एस.बी.हिवाळे , 

मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३ / ०८ / २०१९ ते १४ / ०८ / २०१ ९ या एकूण 
( ०२) दिवसांची अर्जित रजा,रजेच्या मागे दिनांक १० /०८ / २०१ ९ ते 
१२/ ०८ / २०१ ९ या तीन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडुन दिनांक 
०९ / ०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१५/ ०८/ २०१९ रोजीच्या ध्वजारोहन कार्यक्रमापुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.बी.हिवाळे , 

मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.बी.हिवाळे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.मुदस्सर नदीम , 
नववे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


०२ 


नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,नांदेड यांनी पहावे . 


नांदेड , ० ९ ऑगस्ट , २०१९ 


०२ 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


३४ 


श्री . एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
• उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.एस.एस.पाटील, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांनी 
पाहावा . 

उपरोक्त कालावधीतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड याच्या 
यांच्या अस्थापनेवरिल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री एस.एस.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश 

वरिष्ठ स्तर , नांदेड व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,नांदेड यांना 
याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले : 

श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, नायगांव ( बा .) यांचे पत्र क्र .१२१४/ २०१ ९ दिनांक ०७/ ०८ / २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


, 


आदेश 


नांदेड , ० ९ ऑगस्ट , २०१ ९ 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र . ब-२( १ )/ ६३२ ९/ २०१ ९ :- श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,नायगांव ( बा .) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/ ०८ / २०१९ एक दिवसांची 
अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १० /०८ / २०१९ ते १२/ ०८ / २०१ ९ या तिन 
दिवसांचा सुट्टीवर फायदा जोडून , दिनांक ०९ /०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ /०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते. 


३३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचालेः- श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे दिनांक ०७/ ०८ / २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , विरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र .३६८४/ २०१९ , दि . 
०७/ ०८ /२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वहाब अ. सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा .) हे पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वहाब अ . 
सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा .) हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


क्र . ब-२( १)/ ६३३०/ २०१९ :- श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३/ ०८ / २०१९ ते १४/ ०/ २०१९या 


१०३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


०२ 


३६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव 
( बा .) यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार स्थायी 
आदेशान्वये श्री.जी.आर.डोरनलपल्ले, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा .) यांनी पाहावा . 


वाचाले :- १. जिल्हा न्यायालय ,नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र .५२२९ / 
२०१९ , दि . ०३/ ०७/ २०१ ९ व ६१०० / २०१ ९ दिनांक ०३/ ०८ / २०१९ . 


नांदेड , ० ९ ऑगस्ट , २०१ ९ 


२. मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांचा आलेला दिनांक ०८ /०८/ २०१ ९ 
रोजीचा दुरध्वनी संदेश . 


एस.एस. खरात , 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड. 


३५ 


क्र . ब-२( १)/ ६३३७ / २०१ ९ :- श्री.जी.सी.फुलझळके , चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ६३ अन्वये दिनांक १८ / ०६/ २०१९ रोजीची 
मध्यान्हपुर्वअर्धादिवसाची मंजूर करण्यांत आलेली असाधारन रजा अनुज्ञेय 
नसल्यामुळे त्यांची सदर दिनांक १८/ ०६ / २०१९ रोजीची पुर्ण दिवसाची 
असाधारण रजा मंजूर करण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाले:- १. श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र .३६५८ / २०१९ , दि . ०६ /०८ / २०१ ९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरिल आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जी.सी.फुलझळके, चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


आदेश 


क्र . ब-२( १)/ ६२७३/ २०१ ९ :- श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/ ०८ / २०१९ ते ० ९ / ०८ / २०१९ या 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक १० /०८/२०१९ ते १२/ 
०८ / २०१ ९ या तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०६/ ०८ / 
२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर ते दिनांक १३/ ०८ / २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर रण्यात 
येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.जी.सी.फुलझळके , 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


०२ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


श्री.जी.सी.फुलझळके , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज स्थायी 
आदेशानुसार पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी 
पहीले आहे . 


नांदेड , ० ९ ऑगस्ट , २०१ ९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एम.पी.शिंदे , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


दिपक अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


३७ 


०२ 


श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक काम 
श्री.एस.एस.पाटील सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,नांदेड यांनी 
पहावे . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचालेः- श्री.पी.सी.बारटक्के, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , देगलूर यांचे पत्र क्र .१४०० / २०१ ९, दि . २२ /०८/ २०१९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


नांदेड , ०८ जुलै , २०१ ९ 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र . ब-२( १)/ ६७७०/ २०१ ९ :- श्री.पी.सी.बारटक्के , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६/ ०८ / २०१९ ते ३१/ ०८ / २०१ ९पर्यांत 
( दोन्हि दिवस धरुन) या एकूण (०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०३१ 


दिनांक ०१/ ०९ / २०१ ९ ते ०२/ ०९/ २०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा 
फायदा जोडून दिनांक २६/ ०८ /२०१९ रोजीच्या सकाळपासून ते दिनांक ०३/ 
०९ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.सी.बारटक्के , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


उपरोक्त कालावधीतील श्री.एस.एस.धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची लेखे 
व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री ए.एन.पठाण 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भोकर यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत 
येत आहे . 


नांदेड , २१ ऑगस्ट , २०१९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.पी.सी.बारटक्के , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


. 


३ ९ 


०२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री.पी.सी.बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 
श्री . एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांनी पहावा . 


वाचाले:- श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिमायतनगर यांचे पत्र क्र .८४०/ २०१९ , दि . १३/ ०९ / २०१९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , २३ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


आदेश 


. 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


३८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाले :- श्री.एस.एस.धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
उमरी यांचे पत्र क्र .३५१/ २०१९, दि . १९/ ०८ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


क्र . ब-२ ( १ )/ ७२१३/ २०१ ९ : - श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८ / ० ९/ २०१ ९ ते २१/ ० ९ / 
२०१९पर्यांत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १७/० ९/ २०१९ व रजेच्या पुढे २२ / ०९/ २०१९ या दोन 
दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक १७/ ०९/ २०१९ रोजीच्या मराठवाडा 
मुक्त संग्राम दिनानिमित्तच्या ध्वजारोहन कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक 
२३ / ०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.के.एम.चंडालीया 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिमायतनगर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


क्र . ब -२( १)/ ६६९ ७/ २०१ ९ :- श्री.एस.एस.धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/ ०८ / २०१ ९ ते २३/ ०८ / २०१९पर्यांत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २४/ ०८ / २०१ ९ ते २५/ ०८ / २०१९ या एकूण दोन दिवसांचा सुट्टयांचा 
फायदा जोडून दिनांक २० /०८/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक २६/ ०८ / २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांच्या खाती अर्जित रजेच्या शिलकेस अधीन 
राहुन मंजूर करण्यात येते . 


२ 


श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 
श्री ए.एन.पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावा . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एस.धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.एस.धपाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


तसेच उपरोक्त कालावधीतील श्री.के.एम.चंडालीया दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री 
ए.एन.पठाण सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना याव्दारे 
प्रधान करण्यांत येत आहे . 


नांदेड , १३ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


श्री.एस.एस.धपाटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त काविधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 
श्री ए.एन.पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भोकर यांनी पहावा . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१०३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


४० 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाले:- श्री जी.सी.फुलझळके , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश ,किनष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचा दिनांक ०९ / ०९ / २०१९ रोजीचा विनंती अर्ज व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , विरिष्ठ स्तर ,नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र .४३१५/ २०१९ , 
दिनांक ०९ /० ९/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व 
वैद्यकिय प्रमाणपत्र . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.मुदस्सर 
नदीम , नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर 
नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


आदेश 


०२ 


नववे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड यांनी पहावे . 


नांदेड , १३ सप्टेंबर , २०१ ९ 


क्र . ब-२( १)/ ७२१४/ २०१९ :- श्री.जी.सी.फुलझळके , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधीलनियम ६१ अन्वये दिनांक ०३/ ०९ / २०१ ९ रोजीची एक दिवसाची 
परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जी.सी.फुलझळके , चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.जी.सी.फुलझळके , 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


४२ 


. 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः- श्री.आर.एस.करंकाळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र क्र .४६०२/ २०१९, दि . १६/०९ /२०१९ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरिल आदेश . 


श्री.जी.सी.फुलझळके , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज स्थायी 
आदेशानुसार पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी 
पहीले आहे. 


आदेश 


नांदेड , १३ सप्टेंबर , २०१९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र . ब-२( १ )/ ७२ ९ ० / २०१९ :- श्री.आर.एस.करंकाळ , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८ / ०९ / २०१ ९ ते २१ / ०९ / २०१ ९ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २२/ ०९/ २०१ ९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , मंजूर 
करण्यात येते . 


४१ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.एस.करंकाळ , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


वाचाले:- श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे दिनांक ०३/ ० ९ / २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , विरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र .६१८४/ २०१९ , दि . 
०४/ ०९/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर.एस.करंकाळ , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


०२ 


क्र . ब-२( १ )/ ७२१५/ २०१९ :- श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९ / ० ९ / २०१९ ते १३/ ०९ / २०१९ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ०८ /० ९/ २०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक १४/ ०९ / २०१९ व १५ / 
० ९/ २०१ ९ या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०७ / 
० ९ / २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक १६ / ० ९ / २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


श्री.आर.एस.करंकाळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.एस.एस.पाटील 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


उपरोक्त कालावधीतील श्री.आर.एस.करंकाळ , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण// पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०३३ 


४४ 


कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची लेखे 
व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री 
एस.एस.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याव्दारे 
प्रधान करण्यांत येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले :- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र .१८१५/ २०१ ९ दिनांक १३ /० ९ / २०१ ९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , १६ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


आदेश 


४३ 


क्र . ब-२ ( १ ) / ७२५३/ २०१९ :- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६ / ०९ / २०१९ ते ०८ / ० ९ / २०१९ या 
तीन (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्येत्तर मंजूर करण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले:- श्री . ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,कंधार 
यांचे पत्र क्र .१४५५/ २०१९ , दि . ०५/०९ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.बी.तौर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र . ब-२( १ )/ ७१४४/ २०१९ :- श्री . ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८ /० ९ / २०१९ ते २१ / ०९ / २०१९ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेमागे 
दिनांक १७/ ०९ / २०१ ९ व रजेच्यापुढे दिनांक २२ /०९ / २०१ ९ रोजीच्या सुट्टयां 
जोडून , दिनांक १६/ ०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक 
२३/ ०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यायि सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


०२ 


, 


श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर, नांदेड 
याच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहिला आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नांदेड , १६ सप्टेंबर , २०१९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ल.मु.सय्यद , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


४५ 


२ 


पोलीस अधिक्षक यांजकडुन :- विषयः- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये अंमलबजावणी अधिकार प्रदान केले बाबत ... 

आदेश 


श्री . ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कंधार 
यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी 
आदेशान्वये श्री.एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर ,कंधार 
यानी पहावा . 


. 


तसेच उपरोक्त कालावधीतील श्री . ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री 
एस.डी. तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना 
याव्दारे प्रधान करण्यात येत आहे. 


क्र . जिविशा/ एचए / ६२३४ / २०१ ९ दिनांक १४.०८.२०१ ९ ते 
१६.०८.२०१९ रोजी पर्यंत नारळी पोर्णीमेनिमित्य माहुर जिल्हा नांदेड येथे 
मोठया प्रमाणात पंचक्रोशी यात्रा भरणार आहे . सदर मोहत्सव काळात 
प्रत्येक दिवशी ६० ते ७० हजार भाविक यात्रेकरु महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशातुन 
खाजगी वाहने घेवुन येतात.श्री दत्तशिखर, अनुसयामाता मंदिर, देवदेवेश्वरी , 
रेणुकामाता मंदिर , सर्वतीर्थ,वनदेव,मातृतीर्थ अशा ठिकाणी दर्शनासाठी जातात . 
सदर रस्ता अरुंद असून पावसामुळे बराचसा खराब झाला आहे . जर 
सर्वच वाहने वर गेल्यास वाहतुकीस अडचण निर्माण होऊ शकते. देवस्थाने 
ही जंगलात असून अंतरा अंतरावर आहेत . उल्लेख केलेल्या पंचक्रोषी 
यात्रेनिमित्त कार्यक्रम शांततेत पार पडावे,त्यातकसल्याही प्रकारची बाधा 
होऊ नये व जिल्हात शांतता अबाधीत राहावी म्हणुन मी संजय जाधव , 
पोलीस अधीक्षक ,नांदेड मला मुंबई पोलीस कायदा १९ ५१ कलम ३६ प्रमाणे 
प्रदान झालेल्या अधिकारान्वये खालील प्रमाण आदेश देत आहे . 


नांदेड , ०७ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१०३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


४६ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


दिनांक १४.०८.२०१९ चे ००.०० वा. पासून दिनांक १६.०८.२०१९ ते 
२४.०० वा . पर्यंत नांदेड जिल्हातील पोस्ट माहुर येथील पोनि, श्री . एल.व्हि . 
राख , पोस्टे माहुर स्वाधीन अंमलदार यांना किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई 
पोलीस अधिनियम कलम ३६ मधील पोट कलम अ ते फ प्रमाणे खालील 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


पहाः- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
हदगांव यांचे पत्र क्र .३१९ ४/ २०१ ९ दिनांक ३१/ ०८ / २०१९ अन्वये सादर 
केलेल विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


अ) रस्त्यावरील व रस्त्यावरुन जाणाऱ्या मिरवणूकीतील किंवा 
जमावातील लोकांनी कोणत्या रितीने चालावे व कसे वागावे ? हे फर्मविण्यासाठी . 


आदेश 


ब ) अशा कोणत्याही मिरवणूकांना कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या 
वेळी जाणे किंवा जाऊ नये ? हे ठरविण्यासाठी . 


क ) सर्व मिरवणूकीच्या व जामवाच्या प्रसंगी व पुजे -अर्चेच्या प्रार्थना 
स्थळाच्या सर्व जागेच्या आसपास पुजे-अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा 
सार्वजनिक जागा येथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळे होण्याचा संभव 
असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी . 


ड ) सर्व रस्तावर किंवा रस्त्यामधे सर्व धक्कयावर व धक्क्यामधे 
आणि सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे धुण्याच्या जागेमध्ये सुवसथा राखण्याबदल 
किंवा ढोल ताशे व इतर वाद्य वाजविणे आणि शींगे इतर वाद्य कर्कश 
वाजविणे वगैरेचेनियमन करण्याबाबत आणि त्यावर नियमण ठेवणे बाबत . 


ई ) तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अथवा सार्वजनिक करमणूकीच्या 
ठिकाणी ध्वनीक्षेपकांच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व सुचना देण्यासंबंधी. 


क्र.ब -२( १ ) /७००६/२०१९.- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१, मधील नियम-५० अन्वये दिनांक ०७ / ० ९ / २०१९ या एक 
दिवसांची अर्जित , रजेच्या मागे दिनांक ०६/ ०९ / २०१९ व पुढे ०८ / ०९/ २०१ ९ 
या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०५/ ०९ / २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०९ /०९ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत तसेच दिनांक १०/० ९/ २०१ ९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा दिनांक 
० ९ / ० ९ / २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक ११ / ० ९ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात केली आहे. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खाली 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव 
यांच्या न्यायालयाचा तसेच त्याच्याकडे सोपविण्यांत आलेला श्रीमती 
एस.जी.पांडे/ यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,हदगांव 
न्यायालयाचा जरुरी व तात्काली कार्यभार श्री के.एम.चंडालिया , सह 
दिवाणीन्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,हिमायतनगर यांनी पहावा . 

नांदेड , ३१ ऑगस्ट , २०१९ . 


फ ) मुंबई पोलीस अधिनियम कलम ३३,३५ ते ४०,४२,४३,४५ या 
दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास पृष्ठी देणारे 
सुव्यवस्था योग्य आदेश देणे बाबत . 


मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही इसमांनी सदर चा 
आदेश 

लागू असे पर्यंत नांदेड जिल्हातील तालुका माहुर येथील पोलीस 
निरिक्षक श्री . आरुण जगताप , पो.स्टे.माहूर यांचेकडून रहदारीचेनियमन 
व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची तरीख / वेळ / जहिरसभा / मोर्चे/मिरवणुक / 
निर्दशने /पदयात्रा ईत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांच्या 
वरिष्ठाकडून तारीख व वेळ सभेची जागा मिरवणूकीचा,मार्चाचा मार्ग व 
त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, पुर्वपरवानगी शिवाय आयोजीत करु नये. 
संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाचे पालन करावे सदर जाहीरसभा / 
मिरवणुका/ पदयात्रेत / समायोजित घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी शांतता 
व सुव्यावस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


४७ 


सदरचा आदेश लग्नाच्या,प्रेत यात्रेस लागू नाही. या आदेशाचे 
उल्लघंन केल्यास मुंबई पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास पात्र 


ठरेल . 


सदर आदेश नांदेड जिल्हयातील पोस्टे माहुर हद्दीत दिनांक 
१४.०८.२०१ ९ चे ००.०० वा . पासून 

दिनांक १६.०८.२०१९ चे २४.०० वा . 
पर्यंत लागु राहील . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचालेः- श्री.एस.टी.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , जोड 
न्यायालय , मुखेड , यांचे पत्र क्र .१५९ २/ २०१९ , दि . २३/ ०९ / २०१ ९ सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरिल आदेश . 

आदेश 
क्र . ब-२( १ )/ ७४८४/ २०१ ९ :- श्री.एस.टी.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड, यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३० / ० ९ / २०१९ ते ०१/ १०/ 
२०१९ या दोन दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २८ / ०९ / २०१ ९ 
व २९ / ०९/ २०१९ आणि रजेच्या पुढे दिनांक ०२/ १० / २०१९ या एकूण तीन 


हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक ०८.०८.२०१९ रोजी 
दिला आहे . 


नांदेड ८ ऑगस्ट , २०१९ . 


संजय जाधव , 
पोलीस अधीक्षक नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण /पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०३५ 


श्री.एस.एस.धपाटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त काविधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 
श्री ए.एन.पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भोकर यांनी पहावा . 


दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक २७/०९ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३/ १० / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.टी.शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय, मुखेड , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


नांदेड , २४ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड. 


४ ९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.टी.शिंदे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय , मुखेड , हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


असते . 


वाचा:- श्री . डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
मुदखेड यांचे पत्र क्र . ९ ०३/ २०१९ . दिनांक २६/ ० ९ / २०१ ९ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


०२ 


आदेश 


श्री.एस.टी.शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , 
मुखेड , यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक 
कार्यभार श्री.एस.जी.शिंदे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर मुखेड 
यांनी पहावा तर विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री.एन.एस.निसळ,दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर कंधार यांनी पहावा. 


, 


नांदेड , २४ सप्टेंबर , २०१९ . 


क्र . ब-२( १ )/ ७५ ९ ० / २०१९ :- श्री . डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३० / ० ९ / २०१९ व ०१/ १० / २०१९ या एकूण 
( ०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २८ / ० ९ / २०१९ , व २९ / 
०९ / २०१९ या एकूण दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून ,दिनांक २७/ 
० ९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२/ १० /२०१ ९ 
रोजीच्या विशेष लोकन्यायालयाच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे. 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड. 


४८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


वाचाले: - १ . श्री.एस.एस.धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , उमरी यांचे पत्र क्र .४०४/ २०१ ९ , दि . १८/ ० ९/ २०१ ९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी.एन.चामले , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२. जिल्हा न्यायालय ,कार्यालयीन आदेश क्र .७३८२/ २०१९ , दिनांक 
२१/ ० ९ / २०१९ . 


भाग-२ 


आदेश 


उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,मुखेड यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 


यांनी पाहावा. 


क्र . ब-२( १ )/ ७४८३/ २०१९ :- श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८ / ०९ / २०१९ ते २१ / ०९ / २०१९ रोजी 
पर्यांत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २२/० ९/ २०१९ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून मंजूर 
करण्यात येते . 


तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर,मुदखेड 
यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती एस.एस.गवई , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एस.धपाटे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नांदेड , २७ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.एस.धपाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


के.एन.गौतम , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड. 


१०३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


५० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १. श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र .३३७१/ २०१ ९ दिनांक १ ९ / ० ९ / २०१९ व ३४८७/ 
२०१९ , दिनांक २७/ ०९/ २०१ ९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रज व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


( दोन ) 
श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस.जी.पांडे/ यावलकर , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर हदगांव यांनी पाहावा . 


२. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश जा.क्र .३७८१/ 
२०१९ ,दिनांक २१/ ० ९ / २०१९ . 


आदेश 


क्र.ब -२( १ ) /७६४२/२०१९.- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१, मधील नियम -६१ अन्वये दिनांक १९ / ०९ / २०१९ ते दिनांक 
२६ / ०९/ २०१९ पर्यंत ( दोन्हीदिवस धरुन) या एकूण (८ ) दिवसांची परिवर्तीत 
रजा वैद्यकीय कारणास्तव , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हदगांव 
यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती एस.जी.पांडे/ यावलकर , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना याव्दारे प्रदान करण्यात येत आहे . 


नांदेड , ०३ आक्टोंबर , २०१ ९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


५२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले :- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र .१९ ३४/ २०१९ दिनांक ३० / ० ९ / २०१९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


( दोन ) 
श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव 
यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस.जी.पांडे/यावलकर, दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर ,हदगांव यांनी पाहिला आहे . 


आदेश 


नांदेड . ३० सप्टेंबर , २०१ ९ . 


. 


के.एन.गौतम , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ , नंदेड . 


क्र.ब-२ ( १ )/ ७६७३ / २०१९ :- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दिनांक २५/ ०९ / २०१९ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर ,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


५१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
हदगांव यांचे पत्र क्र . ३५४२/ २०१ ९ , दिनांक ०३ / १०/ २०१९ अन्वये सादर 
केलेली विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


०२ 


आदेश 


श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्यो 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
याच्या न्यायालयाचे व त्याच्या कडे असलेल्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी 
आदेशा नुसार श्री.पी.के.धोंडगे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांनी पाहिले आहे. 


क्र.ब -२( १ ) /७७१०/२०१९.- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९ ८१, मधील नियम -५० अन्वये दिनांक ०३ / १० / २०१९ ते दिनांक 
०५/ १० / २०१ ९ पर्यंत ( दोन्हीदिवस धरुन ) या एकूण (३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ०६/ १०/ २०१९ रोजी होणाऱ्या न्यायिक अधिकारी यांच्या कार्यशाळेस 
उपस्थित राहण्याच्या अटीस अधीन राहून मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नांदेड , १ ऑक्टोंबर , २०१९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण /पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०३७ 


५३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


पहाः- श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर नायगांव ( बा .) यांचे पत्र क्र . १५४७/२०१९ , दिनांक २७ / ०९ / २०१९ 
अन्वये सादर केलेली विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन वळेनंतर पासून ते दिनांक १४/ १० /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , ०१ ऑक्टोंबर , २०१९ . 

दि.अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


आदेश 


. 


क्र.ब -२( १ )/७६७४/२०१९.- श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव ( बा .) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ अन्वये दिनांक १ ९ /० ९ / २०१९ ते दिनांक 
२०/०९ /२०१९ या दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर 
करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव ( बा .) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


५५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती आर.बी.सोरेकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव ( बा .) हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२,नांदेड यांचे पत्र क्र . 
७६०७/ २०१९ दि . ३० /०९ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


असत्या . 


( दोन ) 


श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नायगांव 
( बा .) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक 
कार्यभार श्री . जी.आर.डोरनलपल्ले , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर ,नायगांव ( बा .) यांनी पाहीला. 


आदेश 
क्र . ब-२( १ )/ ७६६९ / २०१ ९ :- श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश 
२,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक ०९ / १० / २०१९ व ११/ १०/ २०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक ०८ / १०/ २०१९ 
आणि रोजेच्या पुढे दिनांक १२/१०/२०१९ व १३/ १०/ २०१९ या एकूण तीन 
दिवसांचा सुट्याचा फायदा जोडून, दिनांक ०७/१० /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ / १० / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , ०१ ऑक्टोंबर , २०१९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश 
२,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.के.एन.गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश-२, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ , 
जिल्हान्यायाधीश -१ नांदेड यांनी पहावा. 


, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
यांचे पत्र क्र . १२८१०/२०१९, दि . ३० /०९ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब-२( १ ) / ७६७० / २०१ ९ :- श्री.ए.आर.धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक ० ९ / १०/ २०१ ९ व ११/ १० / २०१९ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
०८ / १० / २०१९ अणि रजेच्या पुढे दिनांक १२/ १०/ २०१९ व १३/१०/ २०१९ या 
एकूण तीन दिवसांच्या सुट्टयांचा जोडून , दिनांक ०७/१०/२०१९ रोजीच्या 


नांदेड , ०१ ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


दि.अ.धोळकिया , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१०३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


५६ 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र . ब-२( १ ) / ७१२०/ २०१९ :- श्री . एस.बी.हिवाळे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी ,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/ ०९/ २०१ ९ या एकूण ( ०१) दिवसांची 
अर्जित रजा,कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


वाचाः- श्री . डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, मुदखेड 
यांचे पत्र क्र .८०७/ २०१९. दिनांक ०५ / ०९/ २०१९ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.बी.हिवाळे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी ,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.बी.हिवाळे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र . ब-२( १ ) / ७१४६/ २०१९ :- श्री . डी.एन.चामले, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/ ०९ / २०१९ ते ०९ / ०९ / २०१ ९ या एकूण 
( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०६/ ०९/ २०९ ,व रजेच्या 
पुढे दिनांक १० / ०९ / २०१९ या सुट्टयांचा फायदा जोडून ,दिनांक ०६/० ९ / 
२०१९ रोजीचेरिमांडचे काम संपल्यानंतर ते दिनांक ११/ ०९ / २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मजूर केली 
आहे . 


०२ 


श्री . एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.एस.एस.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांनी पाहीला 
आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी.एन.चामले, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मुदखेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


उपरोक्त कालावधीतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड याच्या 
यांच्या अस्थापनेवरिल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री एस.एस.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,नांदेड यांना 
याव्दारे प्रदान करण्यांत येत होता . 


, 


भाग-२ 


नांदेड , ०७ ऑगस्ट , २०१ ९ 


स्थायी आदेशान्वये दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर मुखेड यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पाहावे. 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


५८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर मुदखेड 
यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती एस.एस.गवई , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याव्दारे प्रदान करण्यात येत आहे . 


वाचले :- श्री . पी.के.धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा 
यांचे पत्र क्र .१७७१ / २०१९ दिनांक ०४ /०९/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , ०७ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


आदेश 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र . ब-२( १ ) / ७१२५/ २०१ ९ :- श्री . पी.के.धोंडगे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३० / ०८ / २०१ ९ व ३१/ ०८ / २०१ ९ या 
एकूण ( २) दिवसाची अर्जित रजा,रजेच्या पुढे दिनांक ०१/०९/ २०१९ व 
दिनांक ०२/ ०९ / २०१९ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


५७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले :- श्री . एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,नांदेड यांचे 
पत्र क्र .४०१८ / २०१ ९ दिनांक ०४ / ०९ / २०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.के.धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आसते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.के.धोंडगे , सह 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण / 


/ पौष २८-४ , 


शके १ ९ ४१ , १०३ ९ 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


०२ 


श्री . पी.के.धोंडगे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री.पी.बी.तौर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहिले आहे . 


क्र.ब-२( १ )/७१२३/२०१९.- श्रीमती एन.एल.गायकवाड , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० अन्वये दिनांक ०३/ ०९ / २०१ ९ ते 
दिनांक ०४/०९/ २०१९ पर्यंत या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा, कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , ०५ ऑक्टोंबर , २०१९ . 


पाचवे सह 


के.एन.गौतम , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल.गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड , हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एन.एल.गायकवाड , 
पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड , हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


असत्या . 


( दोन ) 


श्रीमती एन.एल.गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर नांदेड , यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्रीमती 
बी.एम.एन.देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी पाहिला 
आहे . 


नांदेड , ०५ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


५ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 
यांचे पत्र क्र . ११६५८ /२०१९ , दि . ०५/ ०९ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब-२( १ )/ ७१२२ / २०१९ :- श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक ११/ ९/ २०१ ९ ते १३ /० ९/ २०१ ९ रोजीपर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१०/०९ / २०१९ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ०९/ ०९/ २०१९ व 
०९ / ०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेपासून ते दिनांक १४/ ०९/ २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ए.आर.धामेचा , अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एन.डी.खोसे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , ०७ सप्टेंबर , २०१९ . 

दि.अ.धोळकिया , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


के.एन.गौतम , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


६१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले :- श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड यांचे 
पत्र क्र .७०९ ७/ २०१९, दि . ०७/०९ / २०१ ९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब-२( १ ) /७१३१/ २०१ ९ : श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक ०७ / ०९ / २०१ ९ या एक दिवसांची अर्जित रजा व 
रजेच्या पुढे दिनांक ०८/ ०९/ २०१९ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा सह मंजूर 
करण्यांत येते . 


६० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


पहाः- श्रीमती एन.एल.गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर नांदेड , यांचे पत्र दिनांक ०४ / ०९ / २०१९ रोजीचे पत्र व 
त्यावर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र .४१५०/ 
२०१९, दिनांक ०५/ ०९/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जितरजेचा अर्ज 
व त्यावरील आदेश. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन.डी.खोसे , 


१०४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण / पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


६३ 


तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचालेः- श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे दिनांक ०३ / ०९ / २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , विरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र .६१८४/ २०१९ , दि . 
०४/ ०९ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


, 


श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१,नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री . के.एन.गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ , नांदेड यांनी पहावा . 


आदेश 


नांदेड , ०७ सप्टेंबर , २०१९ . 


दि.अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


क्र . ब-२( १ )/ ७१४३/ २०१ ९ :- श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ० ९ / ० ९/ २०१९ ते १३/ ० ९ / २०१९या 
एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०८/ ०९/ २०१९ 
व रजेच्या पुढे दिनांक १४/ ०९/ २०१९ व दिनांक १५/ ०९ / २०१९ सुट्टयांचा 
फायदा जोडून दिनांक ०७/ ०९/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक १६/ ०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


६२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले :- श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर,नायगांव ( बा .) यांचे पत्र क्र .१३९ ४/ २०१ ९ दिनांक ०४/ ०९ / २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र . ब-२( १ )/ ७१४५/ २०१९ :- श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा .) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ० ९ / ० ९/ २०१ ९ ते ११/ ० ९ / 
२०१९ रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
रजेच्या पुढे दिनांक १२ / ०९/ २०१९ या तीन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा 
जोडून , दिनांक ०८ / ०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १३ /०९ /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


०२ 


नववे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री . पी . यु. कुलकर्णी 
आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,नांदेड यांनी पहावे . 


नांदेड , ०७ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वहाब अ . सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर,नायगांव ( बा .) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वहाब अ . 
सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा .) हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


६४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


असते . 


वाचले :- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र .१७६१/ २०१९ दिनांक ०३/ ०९/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


०२ 


आदेश 


श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव 
( बा .) यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्रीमती आर . 
बी.सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा .) यांनी 


पाहावा . 


नांदेड , ०७ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


क्र . ब-२( १ )/ ७०७२ / २०१ ९ :- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३० / ०८ / २०१ ९ ते ३१ / ०८ / २०१ ९ या 
दोन दिवसाची अर्जित रजा,दिनांक ३० / ०८ / २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून त दिनांक ३१/०८ /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळ समाप्तीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यात येते . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , १०४१ 


६६ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ,लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.बी.तौर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः- श्रीमती एम.आर.यादव , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
अर्धापूर यांचेपत्र क्र .१३२५/ २०१ ९ दिनांक २६/२७ /०८ / २०१९ व १३२ ९ / 
२०१९,दिनांक २८ / ०८ / २०१९ अन्वये विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रज व 
सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश 


०२ 


आदेश 


, 


श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय,कनिष्ठ स्तर नांदेड 
याच्या न्यायालयाचे व त्याच्या कडे असलेल्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी 
आदेशा नुसार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी 
पाहिले आहे . 


क्र.ब-२ ( १ )/६८८७/२०१९.- श्रीमती एम.आर.यादव , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर,अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ , 
मधील नियम -६१ अन्वये दिनांक २६/ ०८ / २०१ ९ ते दिनांक २७/ ०८ / २०१ ९ 
या एकूण ( २) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव , कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , ०४ सप्टेंबर , २०१ ९ . 


के.एन.गौतम , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम.आर.यादव , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर ,अर्धापूर हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एम.आर.यादव , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,अर्धापूर हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


६५ 


( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १. श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र .३०२५ / २०१ ९ दिनांक २० / ०८ / २०१९ व ३० ९ ६ , 
दिनांक २७/ ०८ / २०१९ अन्वये विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रज व सोबत 
वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


श्रीमती एम.आर.यादव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर अर्धापूर 
यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,नांदेड यांनी 


पाहावा . 


आदेश 


नांदेड , २९ ऑगस्ट , २०१९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र.ब -२( १ )/६८८६/२०१९.- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -६१ अन्वये दिनांक २० / ०८ / २०१९ ते दिनांक 
२३/ ०८ / २०१९ पर्यंत ( दोन्हीदिवस धरुन ) या एकूण (४ ) दिवसांची परिवर्तीत 
रजा वैद्यकीय कारणास्तव, कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


६७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


पहाः- श्रीमती आर.पी.घोले , तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर नांदेड यांचा दिनांक २८ /०८ / २०१९ रोजीचा विनंती अर्ज सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर,नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . ४०२९ / २०१९,दिनांक २८ /०८ / २०१९ . 

२. जिल्हान्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र .६७२८/ २०१९ ,दिनांक 
२३ / ०८ / २०१९ . 


आदेश 


श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव 
यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस.जी.पांडे/ यावलकर , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर ,हदगांव यांनी पहावा . 


क्र.ब-२( १ )/६८८८/२०१९.- श्रीमती आर.पी.घोले , तीसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या विनंतीनुसार संदर्भ क्र .२ अन्वये 
मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक २६/ ०८ / २०१९ रोजीची नैमित्तीक रजा 
याव्दारे रद्द करण्यात येते . 


नांदेड , २ ९ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


श्रीमती आर.पी.घोले , तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
नांदेड महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये 


१०४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


दिनांक २६/०८ /२०१९ व २७/०८/ २०१९ या ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


श्री . एस.डी.तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कंधार 
यांच्या उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कामकाज स्थायी 
आदेशान्वये श्री ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांनी पहावा . 


नांदेड , २९ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


. 


असत्या . 


६ ९ 


( दोन ) 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


. 


श्रीमती आर.पी.घोले , तीसरे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड 
यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पाहीला आहे . 


वाचाः- श्री.व्ही.के.मांडे , जिल्हा न्यायाधीश-१ , बिलोली यांचे पत्र क्र . 
१४११/ २०१९ , दि . ३० / ०८ / २०१ ९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


नांदेड , २९ ऑगस्ट , २०१९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


६८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र . ब-२( १ )/ ६ ९९ २/ २०१९ :- श्री.व्ही.के.मांडे , जिल्हा न्यायाधीश-१, 
बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक ०७/ ०९/ २०१९ ते ० ९/ ०९/ २०१ ९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या 
एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०६/०९/ २०१ ९ व 
रजेच्या पुढे दिनांक १० / ०९ / २०१९ या एकूण दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा 
फायदा जोडून , दिनांक ०५ / ०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेपुर्वी पासून 
ते दिनांक ११ / ०९/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.के.मांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, बिलोली 
हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.व्ही.के.मांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचले :- श्री . एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर ,कंधार यांचेपत्र क्र .१४२० / २०१ ९ दिनांक २९ /०८ / २०१९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


२ 


क्र . ब-२ ( १ )/ ६८८ ९/ २०१९ :- श्री . एस.डी.तारे , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३० /०८ / २०१९ ते ३१/ ०८ / 
२०१९ या दोन दिवसाची अर्जित रजा,रजेच्या पुढे दिनांक ०१/०९ / २०१९ व 
०२/ ०९/ २०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक २९/ ०८ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३/०९ /२०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्येत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


श्री.व्ही.के.मांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ , बिलोली यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक ०६ / ० ९ / २०१ ९ रोजीचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 

श्री . 
के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२ ,नांदेड यांनी तर दिनांक ०७/ ० ९/ २०१ ९ 
ते दिनांक १०/ ०९ / २०१९ या कालावधीतील कार्यभार श्री एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांनी पहावा . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.डी.तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


वर नमुद कालावधीत जिल्हा न्यायालय , नांदेड आस्थापनेशी संबंधीत 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री . एस.एस.खरात , जिल्हा 
न्यायाधीश -१,नांदेड यांना याव्दारे प्रधिकृत करण्यात येत आहे . 


नांदेड , ३१ ऑक्टोबर , २०१९ . 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.डी.तारे , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


दिपक अ.धोळकिया , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०४३ 


७० 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.जी.पांडे / यावलकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . एन.पी.त्रिभुवन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर 
यांचे पत्र क्र . ९९ ७/ २०१९ , दि . २९/ ०८ / २०१ ९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.जी.पांडे / 
यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एस.जी.पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर हदगांव यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक 
कार्यभार श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव 


यांनी पाहावा . 


नांदेड , ३० ऑगस्ट , २०१९ . 


क्र . ब-२( १)/ ६९ ४१/२०१ ९ :- श्री . एन.पी.त्रिभुवन, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१, भोकर यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३ / ०९ / २०१९ ते ०५ / ०९ / २०१९ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ०१/ ०९/ २०१९ व ०२/ ०९/ २०१ ९ व रजेच्या पुढे दिनांक ०६/ ०९ / 
२०१९ या एकूण तीन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ३१ / 
०८ / २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक ०७ / ० ९/ २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन.पी.त्रिभुवन, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१, भोकर हे पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन.पी.त्रिभुवन,तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . एन.पी.त्रिभुवन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, भोकर यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री 
एम.एस.शेख, जिल्हा न्यायाधीश-१, भोकर यांनी पहावा . 

नांदेड , ३१ ऑक्टोबर , २०१ ९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


७२ 


पोलीस अधीक्षक यांज कडून: 

विषय : 

:-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये अंमलबजावणी अधिकार प्रदान केले बाबत ... 

आदेश 


दिपक अ.धोळकिया , 
जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


क्र . जिविशा/ एचए/ गणेशोत्सव / ६८४ ९ / २०१९ उपरोक्त विषयान्वये 
नांदेड जिल्हयात दिनांक ०२.०९ .२०१ ९ ते १२.०९ .२०१९ या कालावधीमध्ये 
श्री गणेशोत्सव हा सण मोठया प्रमाणावर साजरा केला जाणार आहे . 
त्याकरीता सदर कालावधीत शांतता व सुव्यास्था राखणेकामी मी विजयकुमार 
मगर ,पोलीस अधीक्षक , मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ कलम 
३६ प्रमाणे प्रदान झालेल्या अधिकारान्वये सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी , 
सर्व पो.स्टे . प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांना 
दिनांक ०२/ ०९/ २०१९ रोजी ००.०० वा . पासून दिनांक १२/ ०९/ २०१९ चे 
२४.०० वा . पर्यंत वरील कलमान्वये खालील अधिकार प्रदान करीत आहे . 


७१ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः- श्रीमती एस.जी.पांडे | यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर हदगांव यांचे पत्र क्र . ३१५७/ २०१९ , दिनांक ३० / ०८ / २०१९ 
अन्वये सादर केलेली विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


अ) रस्त्यावरील व रस्त्यावरुन जाणाऱ्या मिरवणूकीतील किंवा 
जमावातील लोकांनी कोणत्या रितीने चालावे,त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक 
कशी ठेवावी ? या विषयी निर्देश देणे . 


ब ) अशा कोणत्याही मिरवणूकांना कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या 
वेळी जाणे किंवा जाऊ नये ? असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे . 


आदेश 


क ) सर्व मिरवणूकीच्या व जामवाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या वेळी व 
कोणताही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागीकिंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी 
अडथळा न होऊ देणे यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 


क्र.ब-२( १ )/६९६०/२०१९.- श्रीमती एस.जी.पांडे / यावलकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/ ०९/ २०१९ ते 
दिनांक १३/ ०९/ २०१९ पर्यंत ( दोन्हीदिवस धरुन ) या एकूण ( ११ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०१/ ० ९/ २०१९ व ०२ / ०९ / २०१ ९ या दोन 
दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनां ३१/०८/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३/ ०८ / २०१९ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


ड ) सर्व रस्तावर व रस्त्यामध्ये , घाट किंवा घाटावर,सर्व धक्कयावर 
व धक्क्यामध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे धुण्याच्या व उतरणेच्या 
जागांच्या ठीकाणी व जागांमध्ये , देवालय आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी 
सुव्यवस्था राखणेसाठी योग्य ते आदेश देणे . 


ई ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ ढोल,ताशे व इतर वाद्ये 


१०४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


०२ 


वाजविण्याचे व गाणी गाण्याचे,शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 


फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या अधिनियमांची कलमे ३३,३५,३७,व ४०,४३ 
व ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास 
पृष्ठी देणारे योग्य आदेश देणे . 


श्री.पी.सी.बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार 
श्री . एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देगलूर यांनी पहीला 
आहे . 


नांदेड , १४ ऑक्टोंबर , २०१९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


७४ 


मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही इसमांनी सदर चा 
आदेश लागू 

असे पर्यंत नांदेड जिल्हातील सर्व उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, सर्व बदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून रहदारीचेनियमन 
व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची तरीख/ वेळ / जहिरसभा/ मोर्चे/मिरवणुक 
निर्दशने /पदयात्रा ईत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांच्या 
वरिष्ठाकडून तारीख व वेळ सभेची जागा मिरवणूकीचा,मार्चाचा मार्ग व 
त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, पुर्वपरवानगी शिवाय आयोजीत करु नये . 
संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाचे पालन करावे सदर जाहीरसभा/ 
मिरवणुका/पदयात्रेत / समायोजित घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी शांतता 
व सुव्यावस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये . 

सदरचा आदेश लग्नाच्या ठीकाणी,प्रेत यात्रेस लागू नाही. या आदेशाचे 
उल्लघंन केल्यास मुंबई पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास पात्र 
ठरेल . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचलेः- श्री . व्ही.बी.साळुके, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद 
यांचे पत्र क्र . ५४०/ २०१९ , दि . ०७ / १० / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


सदर आदेश संपूर्ण नांदेड जिल्हयात दिनांक ०२.०९ .२०१९ चे 
००.०० वा . पासून दिनांक १२.० ९ .२०१९ चे २४.०० वा . पर्यंत 

लागु 


राहील . 


हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक ०८.०८.२०१ ९ रोजी 
दिला आहे . 


क्र . ब-२( १ )/८१४९ / २०१९ :- श्री . व्ही.बी.साळुके , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२/ १० / २०१९ ते २४/ १० / २०१९ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या 
पुर्वि दिनांक २० / १०/ २०१ ९ व २१/ १० / २०१ ९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा 
फायदा जोडून , दिनांक १९ /१० / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही.बी.साळु के , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


नंदेड २८ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


विजयकुमार मगर , 
पोलीस अधीक्षक नांदेड . 


७३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचालेः- श्री.पी.सी.बारटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , देगलूर यांचे पत्र .क्र .१७०७/ १ ९, दि . ०९ / १० / २०१ ९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व पत्र क्र .१७३४/ १९, दिनांक ११/ १०/ २०१ ९ 
सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही.बी.साळुके , 
दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


श्री . व्ही.बी.साळुके , दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी 
आदेशान्वये श्री आर.आर.पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,बिलोली, 
यानी पहावा. 


क्र . ब -२( १ )/ ८०१७/ २०१ ९ :- श्री.पी.सी.बारटक्के , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ० ९/ १० / २०१९ व १० / १०/ २०१ ९ या 
एकूण ( ०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा, वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


तसेच उपरोक्त कालावधीतील श्री . व्ही.बी.साळुके , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी,स्वीय 
प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार 
श्री.आर.आर.पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,बिलोली , यांना 
याव्दारे प्रधान करण्यांत येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.सी.बारटक्के , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


दीपावली सुट्टीबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यांत येईल . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.पी.सी.बारटक्के , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , १६ ऑक्टोंबर , २०१९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण /पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०४५ 


७५ 


मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक ०७/०९ /२०१९ व ०८/ ०९/ २०१९ या दोन 
दिवसांची नैमित्तीक रजा याव्दारे रद्द करण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


पहाः- श्रीमती सुवर्णा अ. कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर बिलोली यांचे पत्र क्र .११४८ / २०१९ दिनांक १५/ १० / २०१९ अन्वये 
सादर केलेल विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


श्रीमती आर.पी.घोले , तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
नांदेड महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये 
दिनांक ०७ /० ९/ २०१९ त १६/० ९/ २०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण( १० ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव रजेच्या मागे 
दिनांक ०६/ ०९/ २०१९ व रजेच्या पुढेदिनांक १७/ ०९/ २०१९ रोजीच्या सुट्टीचा 
फायदा जोडून,मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करण्यांत 


आदेश 


येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.पी.घोले , तीसरे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


. 


क्र.ब -२( १)/८१४८/२०१९.- श्रीमती सुवर्णा अ. कुलकर्णी, दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम- ५० अन्वये दिनांक २२/ १०/ २०१ ९ ते 
२४/ १०/ २०१९ पर्यांत ( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ३) दिवसांची अर्जित 
रजेच्या पुर्वी दिनांक २०/१०/ २०१९ व २१/ १०/ २०१९ या दोन दिवसांचा 
सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक २० / १० / २०१९ रोजी पासून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती सुवर्णा अ . कुलकर्णी, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर बिलोली हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खाली 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती सुवर्णा अ. कुलकर्णी, 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर बिलोली हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये, 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नांदेड यांनी पाहीला आहे . 


असत्या . 


नांदेड , ०४ ऑक्टोंबर , २०१ ९. 


श्रीमती सुवर्णा अ . कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर बिलोली यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्काली कार्यभार 
श्री आर.आर.पत्की , सह दिवाणीन्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


पहावा . 


७७ 


दीपावली सुट्टीबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यांत येईल . 
नांदेड , १६ ऑक्टोंबर , २०१९ . 

एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नंदेड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
हदगांव यांचे पत्र क्र . ३५९ १/ २०१९ , दिनांक ०७/ १० / २०१९ अन्वये सादर 
केलेली विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


७६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


. 


पहाः- श्रीमती आर.पी.घोले , तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर नांदेड यांचा दिनांक १ ९/ ०९ / २०१९ रोजीचा व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ट स्तर , नांदेड यांचा पुष्ठांकन क्र ४७८६/ २०१९, दिनांक 
१ ९/ ०९/ २०१९ विनंती अर्ज सोबत विहित नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज 
तसेच पत्र क्र .५१ ९ १/ २०१९ , दिनांक ०३/ १० / २०१९ अन्वये प्राप्त वैद्यकिय 
प्रमाण पत्र व त्यावरील आदेश . 


क्र.ब-२( १ )/७८४०/२०१९.- श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० अन्वये दिनांक ० ९/ १० / २०१९ ते दिनांक 
११/ १० / २०१९ पर्यंत ( दोन्हीदिवस धरुन ) या एकूण (३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १२/ १०/२०१९ रोजी च्या सुट्टीचा फायदा १३/ 
१०/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीनयवेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर हदगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एस.पी.पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२. जिल्हान्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र .७०८७/ २०१९ ,दिनांक 
०५ / ० ९ / २०१९ . 


आदेश 


क्र.ब-२( १ ) /७७५७/२०१९.- श्रीमती आर.पी.घोले, तीसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड यांच्या विनंतीनुसार संदर्भ क्र .२ अन्वये 


१०४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 


७ ९ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस.पी.पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर हदगांव 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती एस.जी.पांडे/ यावलकर , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर हदगांव यांनी पाहावा . 


वाचले :- श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ ,नांदेड यांचे 
पत्र क्र .७६८४ / २०१९ , दि . ०३ / १० / २०१९ व ७७७६/ २०१९ , दिनांक ०५/ १० / 
२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज, वैद्यकिय प्रमाणपत्र 
व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर हदगांव 
यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपचा अधिकार श्रीमती एस.जी.पांडे/ यावलकर , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना याव्दारे प्रदान करण्यात येत आहे . 


नांदेड, ०७ आक्टोंबर , २०१९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र . ब -२( १ ) / ७८०५/ २०१९ :- श्री.एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ६१ अन्वये दिनांक ०३/ १० / २०१९ ते ०४/ १० / २०१९ या एकूण ( ०२ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन.डी.खोसे , 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१,नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


७८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचले :- श्री.एस.बी.हिवाळे ,मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड यांचे 
पत्र क्र .१२७७ / २०१ ९ दिनांक ०५ / १० / २०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


श्री . एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ ,नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री . ए.आर.धामेचा, अति सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांनी पाहीला 
आहे . 


आदेश 


नांदेड , ०५ ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


दि अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


क्र . ब-२( १) /७८४१/ २०१९ :- श्री . एस.बी.हिवाळे, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी ,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/ १०/ २०१९ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


८० 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.हिवाळे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.बी.हिवाळे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचालेः- श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे दिनांक ०४/ १०/ २०१ ९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , विरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा.क्र .५२३७/ २०१९ , दि . 
०४/ १०/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 


०२ 


श्री . एस.बी.हिवाळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी,नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
। उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.एस.एस.पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांनी 
पाहीला आहे . 


क्र . ब-२( १) /७८०७/ २०१ ९ :- श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वयेदिनांक ०५ /१०/ २०१ ९ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , ०७ ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


. 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.मुदस्सर नदीम , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण /पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०४७ 


८२ 


नववे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


०२ 


वाचा:- १. श्री एन.एस. निसळ, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कंधार , यांचे पत्र क्र .७०९ /२०१९, दि .०४/ १० / २०१९ सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 


श्री मुदस्सर नदीम , नववे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री 
पी.यु.कुलकर्णी, आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नांदेड यांनी 


२. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र .७७१४/ २०१९ 
दिनांक ०३/ १० / २०१ ९ . 


पहावा . 


नांदेड , ०५ आक्टोबर , २०१ ९ 


३. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कायालयीन आदेश क्र .७७५६/ २०१९ ,दिनांक 
०४/ १० / २०१९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


आदेश 


८१ 


क्र . ब-२( १ )/ ७८० ९/ २०१९ :- श्री एन.एस. निसळ , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या विनंतीनुसार संदर्भ क्र .२ अन्वये 
मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक ०३ / १०/ २०१ ९ रोजीची नैमित्तीक रजा 
याव्दारे रद्द करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


२ 


पहाः- श्रीमती एन.एल.गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर नांदेड , यांचे दिनांक ०४ / १० / २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र .५२३८/ २०१९ , 
दिनांक ०४ / १० /२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जितरजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


श्री एन.एस. निसळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये 
दिनांक ०३ /० ९/ २०१ ९ ते १४/ १०/ २०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( १२) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केली आहे . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन.एस. निसळ , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर ,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन.एस. निसळ , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र.ब-२( १ )/७८०८/२०१९.- श्रीमती एन.एल.गायकवाड , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० अन्वये दिनांक ०३/ १०/ २०१९ 
रोजीची ( ०१) दिवसांची अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल.गायकवाड , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड , हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की श्रीमती एन.एल.गायकवाड , 
पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर नांदेड , हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


सदर न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार जिल्हा 
न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश संदर्भ क्र .३ अन्वये सोपविण्यात आला 
आहे . 


नांदेड , ०५ ऑक्टोबर , २०१ ९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


असत्या . 


( दोन ) 
श्रीमती एन.एल.गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर नांदेड , यांच्या न्यायालयाच उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्रीमती 
एस.एच.तेलगांवकर , सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नांदेड 
यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , ०५ ऑक्टोबर , २०१ ९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१०४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट -१ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव :- नागापूर ता . परळी वै. जि . बीड . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे . आर .) 


१ 


नाला 


००.०५ 


२ 


४ ९ ५ 


००.१५ 


३ 


४ ९ ४ 


००.१२ 


४ 


१३२ 


००.१२ 


५ 


११४ 


००.१६ 


८३ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) नुसार 

अधिसूचना 
जा.क्र .२०१९ / एलएनक्यु/सिआर /०१/ २०१९ दिनांकः ०६/ १२/ २०१ ९. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस /११ / 
२०१४/सीआर/ ७७/ अ-२ दिनांक १९/ ०१/ २०१५) यास या पुढे सदर अधिसूचना 
असे संबोधले जाईल ) भूमी संपादन पुनर्वसन व पुरस्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमांच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याच्या मानले जाईल . 

त्याअर्थी सदर अधिसूचने अन्वयेजिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन 
आहेत . त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच 
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये करण्यात आले आहे . 
त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम११ उपकलम( १) अन्वये अधिसूचित 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याआर्थी परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला 


६ 


६ 


१११ 


००.३६ 


७ 


रस्ता 


००.१७ 


८ 


१३४ 


००.६३ 


९ 


१३६ 


००.७६ 


१० 


१३५ 


०२.०३ 


११ 


१७२ 


०१.६ ९ 


१२ 


१०६ 


००.१८ 


१३ 


रस्ता 


००.२१ 


१४ 


१६२ 


००.०१ 


आहे . 


१५ 


१६३ 


००.४ ९ 


१६ 


१७१ 


००.५० 


१७ 


१६७ 


००.१८ 


त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे जाहीर 
करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 


१८ 


१६५ 


००.२२ 


१ ९ 


१६६ 


००.१६ 


नाही . 


२० 


१५६ 


००.४१ 


१५५ 


००.५० 


१५४ 


०१.०५ 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 


१६४ 


००.१० 


१६८ 


००.१० 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याव्दारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भूमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम ,२०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
परळी वै . यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी केले 
आहे . 


२५ 


१६ ९ 


००.१४ 


२६ 


१७० 


००.३१ 


२७ 


१५७ 


००.१० 


एकूण 


१०.९ ० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण// पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०४ ९ 


परिशिष्ट-२ 
प्रकल्पाचे नाव :- अहमदनगर -बीड - परळी नवीन रेल्वे लाईन 
प्रकल्पाचेविवरण :- नवीन रेल्वे मार्ग, ता . परळी वै. जि . बीड 
सामाजीक फायदे :- वाहतूक , दळणवळण ( अर्थिक , रोजगार व इतर फायदे) 


, 


परिशिष्ट-३ 
गावाचे नाव :- नागापूर ता . परळी वै. जि . बीड . 


८४ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११( १ ) नुसार 

अधिसूचना 
क्र .२०१ ९/ एलएनक्यु /सिआर / ०३ / २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस/ ११/ २०१४ /सीआर/ ७७ / अ -२ दिनांक 
१ ९/ ०१/ २०१५) यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल ) भूमी 
संपादन पुनर्वसन व पुरस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमांच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले 
जाईल . 


अ.क्र . 


जूना 


नवा 


क्षेत्र 


स.नं./ ग.नं . 


स.नं./ ग.नं . 


( हे . आर .) 


लागू नाही 


परिशिष्ट-४ 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अहवालाचा गोषवारा - लागू नाही 


परिशिष्ट- ५ 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ताः- लागू नाही 


३ ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : 


लागू नाही 


सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभीक 
अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी परळी वै तथा भूसंपादन अधिकारी ,परळी वै. यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 


त्याअर्थी सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन 
आहेत . त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये 

नमूद 

जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच 
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये करण्यात आले आहे . 
त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम( १ ) अन्वये अधिसूचित 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ट-३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्याआर्थी परिशिष्ट-४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला 
आहे . 

त्याअर्थी,सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे जाहीर 
करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 
नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याव्दारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भूमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
परळी वै. यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी केले 


टीप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परळी वै.६/ १२/ २०१९ . 


गणेश महाडीक , 
उपविभागीय अधिकारी, परळी वै . 


आहे . 


१०५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट-१ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव :- ब्रम्हवाडी ता . परळी वै . जि . बीड . 


परिशिष्ट-२ 
प्रकल्पाचे नाव : - अहमदनगर -बीड- परळी नवीन रेल्वे लाईन 
प्रकल्पाचेविवरण :- नवीन रेल्वे मार्ग, 
सामाजीक फायदे :- वाहतूक , दळणवळण ( अर्थिक , रोजगार व इतर फायदे) 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे . आर .) 


परिशिष्ट-३ 
गावाचे नाव :- नागापूर ता . परळी वै. जि . बीड . 


१ 


१५३ 


००.०७ 


२ 


१५३ 


००.०७ 


अ.क्र . 


जूना 


नवा 


क्षेत्र 


३ 


१५३ 


००.१० 


स.नं./ ग.नं. 


स.नं./ ग.नं . 


( हे . आर .) 


४ 


१५४ 


००.२ ९ 


५ 


१५७ 


००.०५ 


लागू नाही 


६ 


१५५ 


००.०४ 


७ 


१५६ 


००.०६ 


८ 


१५६ 


००.०४ 


परिशिष्ट-४ 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अहवालाचा गोषवारा - लागू नाही 


९ 


१५६ 


००.०५ 


१० 


१७० 


०२.२४ 


परिशिष्ट-५ 


११ 


१७० 


०१.२२ 


१२ 


१३५ 


००.१३ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१३ 


१३६ 


००.०६ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


१४ 


१४० 


००.०१ 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ताः- लागू नाही 
३) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद 

करावे: 


१५ 


१३१ 


००.०१ 


लागू नाही 


१६ 


१३० 


००.०३ 


१७ 


१२९ 


००.०८ 


१८ 


१२४ 


००.१३ 


सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभीक 
अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी परळी वै तथा भूसंपादन अधिकारी,परळी वै. यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 


१९ 


१०१ 


००.४४ 


२० 


१०३ 


००.२० 


२१ 


१०३ 


००.१० 


टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


२२ 


१०४ 


०१.०३ 


२३ 


१०४ 


००.०१ 


परळी वै . 


६ / १२/ २०१९ . 


२४ 


१०४ 


००.१४ 


२५ 


गणेश महाडीक , 
उपविभागीय अधिकारी , परळी वै . 


१२५ 


००.०८ 


एकूण 


२.६८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०५१ 


परिशिष्ट-१ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : - तळेगाव ता . परळी वै . जि . बीड . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे . आर .) 


१ 


४२५ 


००.३६ 


२ 


४२६ 


००.३१ 


३ 


३ 


३८० 


००.४४ 


४ 


३७९ 


००.२७ 


५ 


३७८ 


००.२० 


६ 


३८१ 


००.२६ 


७ 


३७७ 


००.५४ 


८५ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) नुसार 

अधिसूचना 
क्र .२०१९ / एलएनक्यु/सिआर /०२/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र.मिस /११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ-२ दिनांक 
१९/ ०१/२०१५) यास या पुढे सदर अधिसूचना असे संबोधले जाईल ) भूमी 
संपादन पुनर्वसन व पुरस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमांच्या 
कलम ३ ( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याच्या मानले 
जाईल . 

त्याअर्थी सदर अधिसूचने अन्वये जिल्हाधिकारी बीड हे समुचित शासन 
आहेत . त्या अर्थी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच 
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये करण्यात आले आहे. 
त्या अर्थी सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम( १) अन्वये अधिसूचित 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्याआर्थी परिशिष्ट -४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात आला 
आहे . 

त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे जाहीर 
करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक , अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा अशा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 


८ 


४२८ 


००.०७ 


९ 


३० ९ 


००.१ ९ 


१० 


३७६ 


०२.७० 


११ 


३०८ 


०१.०४ 


१२ 


२८६ 


००.१४ 


१३ 


२८५ 


००.०३ 


१४ 


२८७ 


००.० ९ 


१५ 


२८८ 


००.० ९ 


१६ 


२ ९ २ 


००.४५ 


१७ 


२९ ६ 


००.०३ 


१८ 


२ ९ ४ 


००.०४ 


नाही . 


१ ९ 


२ ९ ५ 


००.०६ 


२० 


२ ९ ३ 


००.१३ 


२१ 


२७५ 


००.११ 


२२ 


२७४ 


०१.०५ 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याव्दारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भूमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम ,२०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
परळी वै. यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी केले 
आहे . 


२३ 


२६९ 


००.०४ 


एकूण 


४.६४ 


१०५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट- २ 
प्रकल्पाचे नाव :- अहमदनगर -बीड - परळी नवीन रेल्वे लाईन 
प्रकल्पाचेविवरण :- नवीन रेल्वे मार्ग, 
सामाजीक फायदे :- वाहतूक , दळणवळण ( अर्थिक , रोजगार व इतर फायदे) 


परिशिष्ट -३ 
गावाचे नाव : - तळेगाव ता . परळी वै . जि . बीड . 


अ.क्र . 


जूना 


नवा 


क्षेत्र 


स.नं./ ग.नं . 


स.नं./ ग.नं . 


( हे . आर .) 


लागू नाही 


८६ 

कार्यकारी अभियंता यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ 
( पहा कायद्याचे कलम ५,०,६,७,० ) 

अधिकसूचना 
पाणी वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र निश्चिती म.सिं.शे.व्य . अधिनियम २००५ 
च्या कलम क्र .५,६,७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्वावर आधारुन प्रशासनीक 
सोयीने करण्यात ठरले असल्यामुळे र.ब.करपे . कार्यकारी अभियंता जायकवाडी 
पाटबंधारे विभाग क्र .३ बीड या अधिसुचनेद्वारे खाली नमुद केलेल्या पाणी 
वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र निश्चिती करत आहे . आणि तसे निर्देशीत करत 
आहे की , त्या पाणी वार संस्थेचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे आणि तसे 
निर्देशीत करत आहे की , त्या पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत व प्रमाणित 
नकाशे आणि भूधारक किंवा भोगावट धारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , 
पाटबंधारे शाखा, उपविभाग , विभाग यांची कार्यालय तसेच अन्य महत्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सुचना फलकावर लावण्यात याव्यात . 

मी र.ब.करपे , कार्यकारी अभियंता या अधिसुचनेद्वारे असे घोषित करत 
आहे, समुचीत प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीन धारकाला किंवा भोगावटादाराला 
पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्याकडून 
व्यवस्थापन या खाली येणाऱ्या जमीनीच्या सर्व धारकावर व भोगावटादारावर 
पाणी वापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल . 

या अधिसुचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसुचना 
शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत अधिक्षक 
अभियंता व प्रशासन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण बीड यांच्याकडे अपील 
करता येईल . 


परिशिष्ट-४ 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अहवालाचा गोषवारा - लागू नाही 


परिशिष्ट- ५ 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता:- लागू नाही 


सिंचन शाखा 

: - भायाळा सा.त. ता . पाटोदा जि . बीड 
पाणी वापर संस्थेचे नाव : - प्रस्तावित 
पाणी वापर संस्थेचे 

एकूण 

क्षेत्र :- ४४१.०० हेक्टर 
गट नंबर हेक्टर ( सीसीए ) :- ४४१.०० हेक्टर 


३ ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे: 


लागू नाही 


मौजे - भायाळा 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


सदर अधिसूचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभीक 
अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी परळी वै तथा भूसंपादन अधिकारी,परळी वै. यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविण्यात येईल . 


१४६ 


३.३७ 


१४७ 


६.७४ 


१४८ 


१०.७१ 


टीप:- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी परळी वै. यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१४ ९ 


९ .६७ 


१५० 


१४.०० 


परळी वै.६/ १२/ २०१९ . 


१५१ 


१०.७० 


गणेश महाडीक , 
उपविभागीय अधिकारी, परळी वै . 


१५२ 


७.०८ 


१५३ 


७.८२ 


१५४ 


२.८६ 


१५५ 


२.२८ 


१५६ 


१७.७१ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , १०५३ 


गट नंबर 


क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


क्षेत्र हे.आर. 


३४ ९ 


६.१४ 


१५७ 


७.७५ 


३२४ 


९.९ ३ 


१५८ 


१६.१५ 


३२५ 


२३.१६ 


३२६ 


०.११ 


१५९ 


५.६१ 


३२७ 


९ .४१ 


१६० 


१२.७ ९ 


३३० 


०.१ ९ 


१६१ 


१८.९ २ 


३३१ 


०.५५ 


१६२ 


८.८७ 


गट नंबर 


क्षेत्र हे.आर. 


१६३ 


५.६७ 


१६४ 


८.०८ 


३३२ 


०.९९ 


१६५ 


२.८४ 


३३३ 


८.३५ 


१६६ 


३.५४ 


३३४ 


७.० ९ 


१६ ९ 


०.८२ 


३३५ 


०.६० 


एकुण : 


१८३.९ ८ 


३३६ 


०.५३ 


३३८ 


११.१५ 


मौजे - बेनसूर 

क्षेत्र हे.आर. 


३३७ 


६.६४ 


गट नंबर 


२८१ 


०.५ ९ 


३३ ९ 


११.३० 


२८३ 


०.२० 


३४० 


०.०४ 


२८२ 


०.३८ 


३४१ 


७.४२ 


२८४ 


४.८७ 


एकूण 


१ ९ ८.५७ 


२८५ 


४.८८ 


२८६ 


०.२४ 


२८७ 


१२.०६ 


मौजे - वाघीरा 

गट नंबर क्षेत्र हे.आर. 


२८८ 


८.२ ९ 


२८ ९ 


८.३५ 


९ ५ 


११.८४ 


२९ ० 


१३.९ ० 


९ ६ 


९ .५८ 


२ ९ १ 


११.९ ५ 


९ ७ 


१३.८४ 


२ ९ २ 


०.९ १ 


९ ८ 


१३.८४ 


२९ ३ 


२.०१ 


२ ९ ४ 


१.९ ७ 


१०० 


९ .३५ 


२ ९ ५ 


०७७ 


एकुण 


५८.४५ 


२ ९ ६ 


०५४ 


२ ९ ७ 


२ ९ ८ 


०.३३ 


एकुण भायाळा 


१८३.९ ८ 


२९९ 


१.०६ 


एकुण 


बेनसूर 


१ ९ ८.५७ 


३४२ 


७.२४ 


एकुण वाघीरा 


५८.४५ 


३४५ 


७.३१ 


एकूण 


४४१.०० 


३४६ 


७.०५ 


१०५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


By Executive Engineer 


Village :- BHAYALA 


MMISFACT 2005 


Gut No. 


Area Ha. 


Notification - III 


146 


3.37 


147 


6.74 


(See Section 5.0,6.0,7.0 of the act) 


148 


10.71 


( See Rule 3.0 ) 


149 


9.67 


150 


14.00 


151 


10.70 


152 


7.08 


153 


7.82 


Whereas , it has been decided to delineate the area 
of operation of water user Association (WUAs) on 
hydraulic basis and as per administrative convenience 
under see 5,6,7 and Rule 3 of theMMISF Act, 2005 
I R.B.Karpe Executive Engineer jayakwadi Irrigation 
Division No. 3 Beed . Hereby , deluneate Areas of Op 
eration ofFollowing WUAs and direct thatthe cerified 
copy of the update map and list of land holders and /or 
occupiers of said WUAs Shall be displayed on the 
notice board ofthe office ofconcemed Gram panchayat, 
Tahsil officce, Irrigation Section , Sub - Division and di 
vision and other Proinent public places . 


154 


2.86 


155 


2.28 


156 


17.71 


Gut No. 


Area Ha . 


157 


7.75 


I R.B.Karpe, Executive Enginner, aslo hereby, de 
clare that, no water shall be supplied by the appropri 
ate authority to and individuatholder or occupier of 
such land and the system of supply of water through 
water users Association shall bebinding on all the hold 
ers and occupirers of the land under managment of 
Irrigation System by farmers. 


158 


16.15 


159 


5.61 


160 


12.79 


161 


18.92 


162 


8.87 


Any person affected by this notifications or part 
thereofmay, within thirty day from the date ofpublica 
tions of this notification in the officials gazette, file an 
appeal before superinteding engineer, and administra 
tor, command are development authority Beed . 


163 


5.67 


164 


8.08 


165 


2.84 


Name of Irrigation Project 
Patoda 
Beed 


:- Bhayala S.T.Tq 

Dist - 


166 


3.54 


169 


0.84 


Total : 


183.98 


Name of Water User s Association :- Proposed 


Total Area ofAssociation 


: - 441.00 Ha. 


Gut No. Wise area ( C.C.A ) 


: - 441.00 Ha. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण /पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०५५ 


Village : - BENSUR 


Gut No. 


Area Ha. 


Gut No. | Area Ha . 


281 


0.59 


331 


0.55 


283 


0.20 


332 


0.99 


282 


0.38 


333 


8.35 


284 


4.87 


334 


7.09 


285 


4.88 


335 


0.60 


286 


0.24 


336 


0.53 


287 


12.06 


338 


11.15 


288 


8.29 


337 


6.64 


289 


8.35 


339 


11.30 


290 


13.90 


340 


0.04 


291 


11.95 


341 


7.42 


292 


0.91 


| Total : 


198.57 


293 


2.01 


294 


1.97 


Village : VAGHIRA 


295 


0.77 


Gut No. 


Area Ha. 


296 


0.54 


95 


11.84 


297 


0.02 


96 


9.58 


298 


0.33 


97 


13.84 


299 


1.06 


98 


13.84 


342 


7.24 


100 


9.35 


345 


7.31 


Total : 


58.45 


346 


7.05 


Bhayala 


183.98 


349 


6.14 


Bensur 


198.57 


324 


9.93 


Vaghira 


58.45 


325 


23.16 


Total : 


441.00 


326 


0.11 


327 


9.41 


330 


0.19 


१०५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


८७ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


मौजे - धनगर जवळका 
औटलेट नं . २ 

क्षेत्र हे.आर. 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ 


गट नंबर 


( पहा कायद्याचे कलम ५,०,६,७,० ) 


१२३/ अ 


४.१४ 


अधिकसूचना 


१२३ / क 


२.०५ 


१२३/ ब 


१.५५ 


१२३ / च 


०.५२ 


एकुण : 


८.२६ 
औटलेट नं . २ 


पाणी वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र निश्चिती म.सिं.शे.व्य . अधिनियम 
२००५ च्या कलम क्र .५,६,७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्वावर आधारुन प्रशासनीक 
सोयीने करण्यात ठरले असल्यामुळे र.ब.करपे. कार्यकारी अभियंता जायकवाडी 
पाटबंधारे विभाग क्र .३ बीड या अधिसुचनेद्वारे खाली नमुद केलेल्या पाणी 
वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र निश्चिती करत आहे . आणि तसे निर्देशीत करत 
आहे की , त्या पाणी वार संस्थेचे अद्यावत व प्रमाणित नकाशे आणि तसे 
निर्देशीत करत आहे की , त्या पाणी वापर संस्थेचे अद्यावत व प्रमाणित 
नकाशे आणि भूधारक किंवा भोगावट धारकांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , 
पाटबंधारे शाखा , उपविभाग , विभाग यांची कार्यालय तसेच अन्य महत्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सुचना फलकावर लावण्यात याव्यात . 


१२१ / अ 


१.७ ९ 


१२१/ ब 


६.४३ 


१२१ / उ 


०.३३ 


१२१/१० 


०.३० 


एकुण : 


८.८५ 


मी र.ब.करपे, कार्यकारी अभियंता या अधिसुचनेद्वारे असे घोषित 
करत आहे , समुचीत प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीन धारकाला किंवा 
भोगावटादाराला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन या खाली येणाऱ्या जमीनीच्या सर्व धारकावर व 
भोगावटादारावर पाणी वापर संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करुन घेणे बंधनकारक 
असेल . 


औटलेट नं . ३ 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


११६ / अ 


२.०० 


या अधिसुचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसुचना 
शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत अधिक्षक 
अभियंता व प्रशासन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण बीड यांच्याकडे अपील 
करता येईल. 


११६/ ब 


२.०० 


११६ / क 


४.०० 


सिंचन शाखा : - धनगर जवळका सा.तं. ता . पाटोदा जि . बीड 


११६/ उ 


२.७७ 


पाणी वापर संस्थेचे नाव : - प्रस्तावित 


११६ / च 


१.३३ 


११७/२ 


पाणी वापर संस्थेचे 

एकूण 

क्षेत्र 


१०.४० 


: - ५६७.९ ७ हेक्टर 


११७/८ 


०.२ ९ 


गट नंबर हेक्टर ( सीसीए) :- ५६७.९ ७ हेक्टर 


११७/१८ 


१.०६ 


११७/२२ 


०.३१ 


०.३३ 


११७/११ 
११५ / अ 


०.१३ 


११५ / ग 


०.१४ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , १०५७ 


गट नंबर 


क्षेत्र हे.आर. 


औटलेट क्र .३ 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


८०/१३ 


०.१७ 


११५/ उ 


०.२२ 


८०/ क / ८ 


१.९ ७ 


११५/ क 


०.३० 


८१/१ 


०.७१ 


११७/५ 


०.२४ 


८०/१२ 


०.१८ 


११७/१० 


०.३२ 


८०/५ 


०.१७ 


११७/१२ 


०.३३ 


८०/११ 


०.१ ९ 


११७/१४ 


०.१९ 


११३/४५ 


०.४२ 


११७/२१ 


०.३२ 


११३/२२ 


०.१ ९ 


११७/३१ 


०.३७ 


११३ / क / १ 


०.२ ९ 


एकुण : 


२७.१५ 


औटलेट क्र .४ 


एकुण 

२२.०७ 
औटलेट क्र .५ 

क्षेत्र हे.आर. 


११४ / अ 


०.६० 


गट नंबर 


११४ / ब 


१.७ ९ 


८१/ ए / १८ 


१.९ ३ 


८०/४ 


०.३६ 


८१/ ब / १ ९ 


१.९ ३ 


११४ / फ 


०.७२ 


८१/ क / १ 


०.९ ७ 


११४ / ज 


०.८० 


८१/ उ / ४ 


०.९ ७ 


११४ / क 


२.३९ 


८१/ च / १९ 


०.९ ६ 


११४/ उ 


१.७८ 


८१/ छ / ५ 


०.९ ७ 


११४/ च 


०.६० 


८२/ अ/ ३ 


१.११ 


११४ / छ 


१.५ ९ 


८१/१६ 


०.२८ 


११३/३८ 


०.७७ 


८१/१० 


०.२५ 


११३/३५ 


०.३७ 


८१/८ 


०.२२ 


११३/१६ 


०.३० 


८१/२० 


०.३३ 


११३/२६ 


०.२७ 


८१/६ 


०.९ ० 


११३/४ 


०.१६ 


८१/१२ 


०.५४ 


११३/१४ 


०.१३ 


८२/ ब / २ 


१.१२ 


११३ / ३ ९ 


०.२० 


८२/ क / ४ 


१.१२ 


८०/ अ / ३ 


१.९ ८ 


८२/ अ / २ 


०.४१ 


११३/ ब 


१.०० 


८३/ अ/ २ 


२.३ ९ 


८० / ब / ६ 


१.९ ७ 


८३/ ब / १ 


२.३ ९ 


१०५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


औटलेट क्र .५ 
क्षेत्र हे.आर. 


औटलेट क्र.९ 
गट नंबर क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


८४/ अ/ २ 


१.८८ 


४६ / अ 


३.७० 


८४/ ब / १ 


१.८७ 


४६/ ब 


३.७१ 


एकुण : 


२२.५४ 


४६ / क 


३.७१ 


औटलेट क्र .६ 


४५ / अ 


६.३७ 


६५ / अ 


२.७७ 


एकुण : 


१७.४ ९ 


६५ / ब 


५.४४ 


औटलेट क्र .१० 


६६/ अ 


९ .७१ 


४७/ अ 


७.५५ 


एकुण : 


१७.९ २ 


४८ / अ 


८.९ ० 


औटलेट क्र .७ 


एकुण : 


१६.४५ 


५४/१ 


२.७३ 


धनगर जवळगा 


२० ९ .७५ 


५५ / अ / १ 


१.१० 


एकुण : 


५५ / ब/ ४ 


१.११ 


मौजे : महासांगवी 


५५ / क / २ 


१.११ 


औटलेट क्र .१० 


५६ / अ / १ 


१.७८ 


७४/६ 


०.०५ 


५७/ अ/ २ 


१.६८ 


७४/७ 


०.२८ 


५७/ ब / १ 


१.६८ 


७४/१२३ 


०.७५ 


५८ / अ 


१.६ ९ 


७४/८ 


०.६४ 


५ ९ / अ 


९ .८० 


७४/११ 


०.५२ 


६० / अ 


७.९ ३ 


७४/१० 


०.८० 


६२/ अ 


८.९ १ 


७१ / २/ अ 


१.२२ 


६३ / अ 


३.९ ७ 


७४ / ब / २ 


१.०१ 


६४ 


५.०८ 


७५ / ५ / क 


३.०६ 


एकुण : 


४८.५७ 


७४ / उ / ४ 


१.०० 


औटलेट क्र .८ 


७४/ ज / ९ 


१.०० 


५२/ अ 


९ .२२ 


७४ / अ / ३ 


१.०२ 


५३/ अ 


५.६७ 


एकुण : 


१३.८१ 


५३/ ब 


२.८३ 


५३/ क 


२.८३ 


एकुण : 


२०.५५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०५९ 


औटलेट क्र . ११ 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नबर 


औटलेट क्र . १२ 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


७५/ अ 


३.४० 


८ ९ 


१०.०० 


७५ / ब 


२.०० 


९ ० / अ 


५.५३ 


७५/ क 


०.६ ९ 


९ ० / ब 


२.७६ 


७५ / उ 


०.६ ९ 


९ ० / क 


२.७६ 


८६/ अ 


०.४० 


८६/ ब 


२.२० 


८५/ क 

२.९ २ 
एकुण 

२२.९ ७ 
औटलेट क्र . १३ 


८६/ क 


२.९ २ 


८६/ उ 


०.४० 


७७ / अ 


८६/ ज 


२.२० 


७७/ ब 


८७/ अ 


१.९ १ 


७७/ क 


८७/ ब 


०.२१ 


७३ / उ 


८० / ब 


०.११ 


८२/ अ 


४.०२ 


८७/ क 


०.६४ 


८२/ ब 


१.९ १ 


८७/ उ 


०.३२ 


८२/ क 


०.६४ 


८७/ ज 


०.९ ६ 


८२/ उ 


०.४२ 


८७/ य 


०.३२ 


८२/ ज 


०.६४ 


८७/ र 


०.९ ६ 


८२/ झ 


०.६३ 


८७/ व 


०.२२ 


८३/ अ 


०.८ ९ 


८७/ श 


०.४८ 


८३/ ब 


०.६७ 


८७/ ह 


१.४४ 


८३/ क 


१.५४ 


८७/ ल 


३.८२ 


८३/ उ 


१.७७ 


८८ / अ 


४.६४ 


८३/ ज 


०.८७ 


८८ / ब 


०.५ ९ 


८३/ झ 


१.७८ 


८८ / क 


१.०० 


८१/ अ 


१.६२ 


८ / उ 


१.०० 


८१/ ब 


१.६२ 


एकुण 


३३.५२ 


८१/ क 


१.०८ 


८१/ उ 


१.०८ 


८१/ झ 


१.०८ 


८१/ ज 


१.३६ 


१०६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण / पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


औटलेट क्र . १३ 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


औटलेट क्र . १३ 
गट नंबर | क्षेत्र हे.आर. 
११२/ १ / ब 

०.२३ 


८१/ अ 


३.३६ 


९ १ / ब 


३.०५ 


११२ / २ / अ 


०.१९ 


९ २/ अ 


४.०० 


११२/ २ / ब 


०.२० 


९ २/ ब 


४.०४ 


११२/ २/ क 


०.०८ 


९ १ / क 


७.३१ 


११२/ ३ / अ 


०.० ९ 


९ २ / क 


४.०३ 


११२/ ३/ क 


०.३७ 


९ ३ / अ 


६.१६ 


११२/ ४ / अ 


०.१ ९ 


९ ४/ अ 


१.९९ 


११२/ ४ / ब 


०.३० 


९ ४ / ब 


१.९ १ 


११२ / ४ / क 


०.२३ 


९ ४/ क 


०.९ ६ 


११४/ अ 


०.८५ 


९ ४ / उ 


१.९ १ 


११४/ ब 


०.४३ 


९ ७ / अ 


०.३२ 


११४/ क 


०.८६ 


२ / १ / अ 


०.३० 


११४/ ज 


०.४३ 


२ / १ / ब 


०.०७ 


११५ / १ / अ 


०.७८ 


२/ ३/ अ 


०.४७ 


११५/ १ / ब 


०.५२ 


२ / ३ / ब 


०.०६ 


११५ / १ / क 


०.५३ 


२/ ३/ क 


०.२७ 


११५ / १ / उ 


०.५० 


२/ ४/ अ 


१.४५ 


११५ / २ / अ 


०.४ ९ 


९ ५ / अ 


१.६६ 


११५ / २/ ब 


०.४८ 


९ ५ / ब 


१.६ ९ 


११५ / २/ क 


०.६३ 


९ ५ / क 


०.८४ 


११५ / २ / ज 


०.३२ 


९ ५ / उ 


०.७२ 


११६/ अ 


१.०० 


९ ६ / अ 


२.८४ 


११६ / ब 


१.०२ 


९ ६ / ब 


२.० ९ 


११९ / अ 


१.४४ 


९ ६ / क 


२.०४ 


११ ९ / ब 


१.४३ 


९ ६ / उ 


१.२२ 


१२/ अ 


२.६ ९ 


९ ७/ ब 


०.१८ 


१२/ ब 


२.६ ९ 


८४/ अ 


४.१ ९ 


१२/ क 


२.९ ५ 


८४/ ब 


४.१ ९ 


१२/ उ 


२.८५ 


११२ / १ / अ 


०.२५ 


१ / अ 


०.८० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०६१ 


औटलेट क्र . १३ 

क्षेत्र हे.आर. 


औटलेट क्र . १३ 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


गट नंबर 


८१/ अ 


३.३६ 


११२ / १ / ब 


०.२३ 


९ १ / ब 


३.०५ 


११२ / २ / अ 


०.१९ 


९ २/ अ 


४.०० 


११२/ २/ ब 


०.२० 


९ २/ ब 


४.०४ 


११२/ २/ क 


०.०८ 


९ १ / क 


७.३१ 


११२ / ३ / अ 


०.० ९ 


९ २/ क 


४.०३ 


११२ / ३ / क 


०.३७ 


९ ३ / अ 


६.१६ 


११२/ ४ / अ 


०.१ ९ 


९ ४/ अ 


१.९९ 


११२ / ४ / ब 


०.३० 


९ ४ / ब 


१.९ १ 


११२ / ४ / क 


०.२३ 


९ ४ / क 


०.९ ६ 


११४ / अ 


०.८५ 


९ ४ / उ 


१.९ १ 


११४/ ब 


०.४३ 


९ ७ / अ 


०.३२ 


११४/ क 


०.८६ 


२ / १/ अ 


०.३० 


११४/ ज 


०.४३ 


२/ १/ ब 


०.०७ 


११५ / १/ अ 


०.७८ 


२ / ३/ अ 


०.४७ 


११५ / १/ ब 


०.५२ 


२/ ३ / ब 


०.०६ 


११५ / १ / क 


०.५३ 


२/ ३/ क 


०.२७ 


११५ / १ / उ 


०.५० 


२/ ४ / अ 


१.४५ 


११५/ २/ अ 


०.४ ९ 


९ ५ / अ 


१.६६ 


११५/ २/ ब 


०.४८ 


९ ५ / ब 


१.६ ९ 


११५ / २/ क 


०.६३ 


९ ५ / क 


०.८४ 


११५ / २ / ज 


०.३२ 


९ ५ / उ 


०.७२ 


११६ / अ 


१.०० 


९ ६ / अ 


२.८४ 


११६/ ब 


१.०२ 


९ ६ / ब 


२.० ९ 


११९ / अ 


१.४४ 


९ ६ / क 


२.०४ 


११ ९ / ब 


१.४३ 


९ ६ / उ 


१.२२ 


१२/ अ 


२.६ ९ 


९ ७ / ब 


०.१८ 


१२/ ब 


२.६ ९ 


८४/ अ 


४.१ ९ 


१२/ क 


२.९ ५ 


८४/ ब 


४.१ ९ 


१२/ उ 


२.८५ 


११२/ १ / अ 


०.२५ 


१ / अ 


०.८० 


१०६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण / पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


औटलेट क्र . १३ 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


औटलेट क्र . १७ 
गट नंबर क्षेत्र हे.आर. 
३२/ ब 

३.६० 


१ / ब 


१.२१ 


१ / उ 


२.८४ 


३२/ क 


१.९ २ 


एकुण : 


११६.८१ 


२५ / अ 


०.७१ 


औटलेट क्र . १४ 


एकुण : 


११.८ ९ 


७८ / अ 


१.०० 


औटलेट क्र . १८ 


७८ / ब 


४.०० 


२६ / अ 


४.०० 


७ ९ / अ 


२.०० 


२६ / ब 


१.९९ 


७ ९ / ब 


१.९ ४ 


२६/ क 


०.२८ 


८.९ ४ 


२३/ ब 


०.७३ 


एकुण : 


औटलेट क्र . १५ 


एकुण : 


७.०० 


औटलेट क्र . १ ९ 


६७/ अ 


०.९ ८ 


६७/८ 


०.७५ 


२३/ अ 


१.८५ 


६७/ ब 


०.६० 


२३ / ब 


०.७७ 


६७/ क 


२.०० 


२३ / क 


१.८४ 


६८ / अ 


६.५७ 


२३ / उ 


०.६५ 


६४/ अ 


०.७८ 


२३ / य 


०.२७ 


६६/ अ 


०.६० 


२३ / ज 


०.४६ 


६६/ ब 


०.७४ 


२४ / अ 


२.२२ 


६६ / क 


३.०० 


२४/ ब 


०५५ 


६५/ अ 


०.१८ 


२४ / क 


१.११ 


७ ९ / क 


२४/ उ 


१.११ 


१६.२० 


२४/ ज 


१.१३ 


एकुण : 


औटलेट क्र . १६ 


११/ अ 


१.३५ 


६४/ अ 


३.४० 


११/ ब 


०.६७ 


औटलेट क्र . १७ 


११/ क 


२.०२ 


८०/ अ 


०.९ ७ 


११७ / १ / अ 


१.६१ 


८० / ब 


१.५० 


११८ / अ 


१.६२ 


८०/ उ 


०.८० 


११८ / ब 


१.०३ 


८० / क 


०.८० 


एकुण : 


२०.२६ 


३२/ अ 


१.५ ९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , १०६३ 


औटलेट क्र . २० 

क्षेत्र हे.आर. 


औटलेट क्र . २१ 

क्षेत्र हे.आर. 


गट नंबर 


गट नंबर 


११८ / क 


२.२८ 


२२ / ब 


१.९ ६ 


११८ / उ 


१.६४ 


२२/ क 


१.९ २ 


११८ / ज 


०.५७ 


२७/ अ 


२.३ ९ 


११८ / झ 


०५१ 


२७ / ब 


२.४० 


११८ / य 


१.१४ 


२७/ उ 


१.७० 


१२/ अ 


०.७ ९ 


२७/ इ 


३.६५ 


१२/ ब 


२.६ ९ 


२८ / अ 


३.९ ४ 


१२/ क 


१.८२ 


२८ / ब 


३.०० 


१२ / उ 


१.३५ 


३३/ अ 


०.६१ 


१२/ य 


१.३५ 


३३/ ब 


०.६१ 


१३/ अ 


२.७४ 


३३/ क 


०.३० 


१३ / ब 


०.८३ 


३३ / उ 


०.१३ 


१३/ क 


०.५ ९ 


४० / अ 


१.०० 


एकुण : 


१८.३० 


४० / ब 


१.०० 


औटलेट क्र . २१ 


४१ / अ 


६.६६ 


१२/ अ 


२.०० 


४१/ ब 


६.६६ 


१२/ क 


१.०० 


एकुण : 


८४.१२ 


१३/ क 


१.२० 


महासांगवी एकुण 


३५८.२२ 
गोषवारा 


१४ / अ 


६.३ ९ 


१४७/ ब 


०.९ ४ 


धनगर जवळका 


२० ९ .७५ 


१४ / ब 


१.८८ 


महासांगवी 


३५८.२२ 


१४/ क 


०.८६ 


एकुण : 


५६७.९ ७ 


१५/ अ 


५.२० 


२० / अ 


६.८१ 


२० / ब 


६.८५ 


कार्यकारी अभियंता , 
जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र . ३ बीड . 


२१ / अ 


३.७६ 


२१ / ब 


०.८० 


२१ / क 


३.८० 


२१ / उ 


०.८० 


२२/ अ 


३.९ ० 


१०६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


By Executive Engineer 


MMISF ACT 2005 


Village : Dhangar Jawalaka 


Outlet No. 1 


Notification - III 


123 / A 


4.14 


(See Section 5.0,6.0,7.0 of the act) 


123 / C 


2.05 


(See Rule 3.0 ) 


123 / B 


1.55 


123/ CH 


0.52 


Total 


8.26 


Outlet No. 2 


121/ A 


1.79 


Whereas, it has been decided to delineate the 
area of operation of water user Association (WUAs) 
on hydraulic basis and as per administrative conve 
nience under see 5,6,7 and Rule 3 of theMMISF Act, 
2005 I R.B.Karpe Executive Engineer jayakwadi 
Irrigation Division No. 3 Beed. Hereby, deluneate Ar 
eas of Operation of Following WUAs and direct that 
the cerified copy of the update map and list of land 
holders and/or occupiers of said WUAs Shall be dis 
played on the notice board of the office of concemed 
Gram panchayat, Tahsilofficce , Irrigation Section , Sub 
Division and division and other Proinentpublic places . 


121/ B 


6.43 


121/ U 


0.33 


121/10 


0.30 


Total 


8.85 


Outlet No. 3 


116 / A 


2.00 


I R.B.Karpe, Executive Enginner , aslo hereby, 
declare that, no water shall be supplied by the appro 
priate authority to and individuat holder or occupier of 
such land and the system of supply ofwater through 
water users Association shallbe binding on all thehold 
ers and occupirers of the land undermanagment of 
Irrigation System by farmers. 


116 / B 


2.00 


116 / C 


4.00 


116 / U 


2.77 


116 / CH 


1.33 


Any person affected by this notifications or 
part thereof may, within thirty days from the date of 
publications of this notification in the officials gazette, 
file an appeal before superinteding engineer , and ad 
ministrator, command are development authority Beed . 


117/2 


10.40 


117/8 


0.29 


117/18 


1.06 


Name of Irrigation Project : - Dhangar 
Jawalaka Tq- Patoda Dist - Beed 


117/22 


0.31 


117/11 


0.33 


Name ofWater User s Association :- Proposed 


115 / A 


0.13 


Total Area of Association 


:- 567.97 Ha . 


115 / G 


0.14 


Gut No. Wise area (C.C.A ) :- 567.97 Ha. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण / 

/ पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०६५ 


Gut No. 


Area Ha. 


Outlet No.3 


80 / B / 6 


1.97 


Gut No. Area Ha. 


80/13 


0.17 


115 / U 


0.22 


80 / C / 8 


1.97 


115/ C 


0.30 


80/1 


0.71 


117/5 


0.24 


80/12 


0.18 


117/10 


0.32 


80/5 


0.17 


117/12 


0.33 


80/11 


0.19 


117/14 


0.19 


113/45 


0.42 


117/21 


0.32 


113/22 


0.19 


117.31 


0.37 


113/ C / 1 


0.29 


Total : 


27.05 


Total : 


22.07 


Outlet No.4 


Outlet No. 5 


114/ A 


0.60 


81 / A / 18 


1.93 


114/ B 


1.79 


81 / B / 19 


1.93 


80/4 


0.36 


81 / C / 1 


0.97 


114/ F 


0.72 


81/ U / 4 


0.97 


114/ J 


0.80 


81 / CH/ 19 


0.96 


114 / C 


2.39 


81 / CHH/ 5 / 


0.97 


114/ U 


1.78 


82/ A / 3 


1.11 


114/ CH 


0.60 


81/16 


0.28 


114/ CHH 


1.59 


81/10 


0.25 


113/38 


0.77 


81/8 


0.22 


113/35 


0.37 


81/20 


0.33 


113/16 


0.30 


81/6 


0.90 


113/26 


0.27 


81/12 


0.54 


113/4 


0.16 


82/ B / 2 


1.12 


113/14 


0.13 


82 / C / 4 


1.12 


113/39 


0.20 


82/ A/ 2 


0.41 


80 / A / 3 


1.98 


113 / B 


1.00 


१०६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


Outlet No. 5 


Outlet No. 9 


83 / B / 2 


2.39 


46 / A 


3.70 


84 / A / 2 


1.88 


46 / B 


3.71 


84 / B / 1 


1.87 


46 / C 


3.71 


Total : 


22.54 


45 / A 


6.37 


Total : 


17.49 


Outlet No. 6 


Outlet No. 10 


65 / A 


2.77 


47/ A 


7.55 


65 / B 


5.44 


48 / A 


8.90 


66 / A 


9.71 


Total : 


16.45 


Total : 


17.92 


Dhangar 


209.75 


Jawalaka Total 


Outlet No. 7 


54/1 


2.73 


Village :Mahasangvi 


55 / A / 1 


1.10 


Outlet No. 10 


55 / B /4 


1.11 


74/6 


0.05 


55 / C / 2 


1.11 


7477 


0.28 


56 / A / 1 


1.78 


74/123 


0.75 


57 / A / 2 


1.68 


74/8 


0.64 


57 / B / 1 


1.68 


74/11 


0.52 


58/ A 


1.69 


74/10 


0.80 


59 / A 


9.80 


74 / 2 / A 


1.22 


60 / A 


7.93 


74 / B / 2 


1.02 


62/ A 


8.91 


75 /5 / C 


3.06 


63 / A 


3.97 


74 / U /4 


1.00 


64 


5.08 


74 / J / 9 


1.00 


Total : 


48.57 


74 / A / 3 


1.02 


Outlet No. 8 


Total : 


13.81 


52 / A 


9.22 


53 / A 


5.67 


53 / B 


2.83 


53 / C 


2.83 


Total : 


20.55 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , १०६७ 


Outlet No. 11 


Outlet No. 12 


75 / A 


3.40 


77 / A 


75 / B 


2.00 


77/ B 


75 / C 


0.69 


77 / C 


73/ U 


75 / U 


0.69 


82 / A 


4.02 


86 / A 


0.40 


82/ B 


1.91 


86 / B 


2.20 


82 /C 


0.64 


86 / C 


2.92 


82 / U 


0.42 


86 / U 


0.40 


82 / J 


0.64 


86 / J 


2.20 


82 / Z 


0.63 


87 / A 


1.91 


83 / A 


0.89 


87 / B 


0.21 


83 /B 


0.67 


80 / B 


0.11 


83 / C 


1.54 


87 / C 


0.64 


83 / U 


1.77 


83 / J 


0.87 


87/0 


0.32 


83 / Z 


1.78 


87 / J 


0.96 


81 / A 


1.62 


87 / Y 


0.32 


81/ B 


1.62 


87/ R 


0.96 


81/ C 


1.08 


87 / V 


0.22 


81/U 


1.08 


87 /SH 


0.48 


81/ Z 


1.08 


87 / H 


1.44 


81/ J 


1.36 


87 / L 


3.82 


81/ A 


3.36 


88 / A 


4.64 


91/ B 


3.05 


88 / B 


0.59 


92 / A 


4.00 


92/ B 


4.04 


88 / C 


1.00 


91/C 


7.31 


8 / U 


1.00 


92 / C 


4.03 


Total : 


33.52 


93 / A 


6.16 


Outlet No. 12 


94 / A 


1.99 


89 


10.00 


94 / B 


1.91 


90 / A 


5.53 
2.76 


94 / C 


0.96 


90 / B 


94 / U 


1.91 


2.76 


90 / C 
85 / C 


2.92 


97 / A 


0.32 


Total : 


23.97 


१०६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण / पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


115 / 1 / B 


0.52 


Outlet No. 13 


2 / 1 / A 


0.30 


115/ 1 / C 


0.53 


115 / 1 / U 


0.50 


2 / 1 / B 


0.07 


2 / 3 / A 


115/ 2 / A 


0.47 


0.49 


2 / 3 / B 


0.06 


115/ 2 / B 


0.48 


2/ 3 / C 


0.27 


115/ 2 / C 


0.63 


2 / 4/ A 


1.45 


115 / 2 / J 


0.32 


95 / A 


1.66 


116 / A 


1.00 


95/ B 


1.69 


116/ B 


1.02 


95 / C 


0.84 


119 / A 


1.44 


95 / U 


0.72 


119/ B 


1.43 


96/ A 


2.84 


12/ A 


2.69 


96/ B 


2.09 


12/ B 


2.69 


96/ C 


2.04 


12 / C 


2.95 


96/ U 


1.22 


12 / U 


2.85 


97/ B 


0.18 


1 / A 


0.80 


84/ A 


4.19 


1 / B 


1.21 


84/ B 


4.19 


1 / U 


2.84 


112/ 1 / A 


0.25 


Total : 


116.81 


112/ 1 / B 


0.23 


Outlet No. 14 


112/ 2 / A 


0.19 


78/ A 


1.00 


112/ 2 / B 


0.20 


78/ B 


4.00 


112/ 2 / C 


0.08 


79 / A 


2.00 


112/ 3 / A 


0.09 


79 / B 


1.94 


112/ 3 / C 


0.37 


Total : 


8.94 


112/ 4 / A 


0.19 


112/ 4 / B 


0.30 


Outlet No. 15 


112/ 4 / C 


0.23 


67/ A 


0.98 


114/ A 


0.85 


67/8 


0.75 


114/ B 


0.43 


67/ B 


0.60 


114/ C 


0.86 


67/ C 


2.00 


114/ J 


0.43 


68 / A 


6.57 


115/ 1 / A 


0.78 


64/ A 


0.78 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०६९ 


Outlet No. 15 


Outlet No. 19 


66/ A 


0.60 


24/ A 


2.22 


66/ B 


0.74 


24/ B 


0.55 


66/ C 


3.00 


24/ C 


1.11 


65 / A 


0.18 


24/ U 


1.11 


79/ C 


24/ J 


1.13 


Total : 


16.20 


11 / A 


1.35 


Outlet No. 16 


11 / B 


0.67 


64/ A 


3.40 


11 / C 


2.02 


Outlet No. 17 


11 / 1 / A 


1.61 


80 / A 


0.97 


118/ A 


1.62 


80/ B 


1.50 


118/ B 


1.03 


80 / U 


0.80 


Total : 


20.26 


80 / C 


0.80 


Outlet No. 20 


32/ A 


1.59 


118/ C 


2.28 


32/ B 


3.60 


118/ U 


1.64 


32/ C 


1.92 


118/ J 


0.57 


25/ A 


0.71 


118/2 


0.51 


Total : 


11.89 


118/ Y 


1.14 


Outlet No. 18 


12/ A 


0.79 


26/ A 


4.00 


12/ B 


2.69 


26/ B 


1.99 


12 / C 


1.82 


26 / C 


0.28 


12/ U 


1.35 


23/ B 


0.73 


12/ Y 


1.35 


Total : 


7.00 


13/ A 


2.74 


Outlet No. 19 


13/ B 


0.83 


23/ A 


1.85 


13/ C 


0.59 


23/ B 


0.77 


Total : 


18.30 


23 / C 


1.84 


23/ U 


0.65 


23 / Y 


0.27 


23/ J 


0.46 


१०७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण / पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ 


- 


पुरवणी 


Outlet No. 21 


Abstract 


12 / A 


2.00 


12 / C 


1.00 


13 / C 


1.20 


Dhangar 
Jawalaka 

209.75 
Mahasangvi | 358.22 
Total : 

567.97 


14 / A 


6.39 


147 / B 


0.94 


14 / B 


1.88 


14 / C 


0.86 


15 / A 


5.20 


20 / A 


6.81 


Executive Engineer 
Jayakwadi Irigation Divin .No. 3 , Beed 


20 / B 


6.85 


21/ A 


3.76 


21/ B 


0.80 


21/ C 


3.80 


21/0 


0.80 


22 / A 


3.90 


22 / B 


1.96 


22/ C 


1.92 


27/ A 


2.39 


27 / B 


2.40 


27/0 


1.70 


27 / E 


3.65 


28 / A 


3.94 


28 / B 


3.00 


33 / A 


0.61 


33 / B 


0.61 


33 / C 


0.30 


33 / U 


0.13 


40 / A 


1.00 


40 / B 


1.00 


41/ A 


6.66 


41/ B 


6.66 


Total : 


84.12 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण / 

/ पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०७१ 


८८ 


८ ९ 


उपविभागीय अधिकारी तथा , भुसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- पाझर तलाव क्र.९ मौजे ता . वैजापुर 

सामाजिक फायदे :- या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा 
होणार आहे . 


उपविभागीय अधिकारी तथा , भुसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

अधिसुचना 

कलम - ११ 
( भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 
मा.जि.अ. औरंगाबाद याचे आदेश जा . क्र २०१६ / आरबीडेक्स-४/ 

समन्वय / भुसं /सिआर ०७ दिनांक २०/०६/२०१६ 
क्रमांक - उ.वि.अ. तथा भु . स / अ. का / कावि १२८६/२०१९ दिनांक 

२५ / ११ / २०१९ 


अनुसूची - || 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही . 

सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - IV 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : 
१. ( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणाऱ्या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ १० क नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण व मधील तरतुदी लागु करण्यापासून सुट प्राप्त . 

२. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद 
याचेकार्यालयीन पत्र जा.क्र ./ भुसं / २९ ४८ दिनांक २५/११/ २०१९ सबब माहिती 
निरक 


ज्याअर्थी भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कमल ३ मधील पोटकलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वनविभाग अधिसुचना क्रमांक -११ / २०१४ / 
.७७ /-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना 
असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला " सदहु अधिसुचना संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहु कायद्याच्या कलम ३ मधील 
पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या 
शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे . 


अनुसूची - v 
( १) नियुक्त केलेल्यास प्रशासकाबाबत माहिती 
ज्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही . 

( २) सबब माहिती निरंक 

( ३) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्यचा तपशिल 
: - निरंक 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना 
शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे . 
त्याअर्थी, अनुसूची | मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख 
" उक्त भुमी असा करण्यात येईल ) अनुसूची || मध्ये नमुद केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा 
संभव आहे .( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात 
येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचीत शासन म्हणुन 
खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे 
अधिसुचित करणे आवश्यक आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे( चे) निरिक्षण उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसपांदन अधिकारी वैजापुर यांच्या कार्यालयात करता 
येईल . 


/ २०१९ 


दिनांक :- / 
ठिकाण :- वैजापुर 


आणि ज्याअर्थी, सदरहु भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची III मध्ये नमुद केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, भुमी संपादन कायद्यअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निधारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची VI मध्ये नमुद केलेला आहे . 


उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भुसंपादन अधिकारी , वैजापुर . 


आणि ज्याअर्थी, या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट 
कलम ( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनस्थापना करण्याकरिता 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची V मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची V मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे.) 


१०७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


त्याअर्थी, आता सदरहु कायद्याच्या कमल - ११ पोटकलम ( ४) नुसार 
अधिसुचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहु भुमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतेही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा 
जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहु भुमी संपादन 
कायद्याचे कलम - ११ च्या पोट कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे 
भूमीसंपादन पुनवर्सन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त 
नियम असा करण्यात येईल ) चेनियम १० मधील उपनियम ( ३) अन्वये भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 


नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या 
मालकांने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अमलबजावणी मधुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 


आणि म्हणुन त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी 
सदरहु कायद्याचे कमल ३, पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुसंपादन अधिकारी वैजापुर यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 


अनुसूची -1 


भूमी वर्णन : 
गावाचे नाव : - मौजे जानेफळ ता :- वैजापुर जिल्हा औरंगाबाद 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजे क्षेत्र ( हे . आर) 


१ . 


८१ च ८३ पैकी 


२ हे २० आर 


एकुण 


२ हे २० आर 


संपादनाचे प्रयोजन :- पाझर तलाव क्र ९ मौजे जानेफळ ता . वैजापुर कामाकरिता 


अनुसूची - || 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - पाझर तलाव क्र ९ मौजे 
जानेफळ ता . वैजापुर 
प्रकल्पाचे नाव :- पाझर तलाव क्र ९ मौजे जानेफळ ता . वैजापुर 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण || व ||| मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट 
प्राप्त . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल :- पाझर तलाव क्र ९ मौजे जानेफळ ता . 

वैजापुर 


सामाजिक फायदे :- या प्रकल्पद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 

आहे . 


अनुसूची - V 
( १) नियुक्त केलेल्यास प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही . 

( २ ) सबब माहिती निरंक 

( ३) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक 
प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशिल : 
निरंक 
टिप :- उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( plan चे) निरिक्षण 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसपांदन अधिकारी वैजापुर यांच्या 
कार्यालयात करता येईल . 
ठिकाण :- वैजापुर . 


अनुसूची - || 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 

आवश्यकता नाही 

सबब माहिती निरंक 


अनुसूची-IV 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणाऱ्या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 
१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण || व ||| मधील तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट 


उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भुसंपादन अधिकारी , वैजापूर 


प्राप्त . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०७३ 


९ ० 
उपविभागीय अधिकारी तथा , भुसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


अधिसूचना 


( भूसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ 

अन्वये) 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


क्र . २०१७ / भूसं/सिआर/ ०६.- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ खंड च्या खंड( इ ) च्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग शासन अधिसुचना 
MIS- 11 / 2014/ CR- 77( PART -2 )/ A-2DATED 11/09/2015( यात या 
पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड 
ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया 
जिल्हयातील १०,००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल . 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पुर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही 
व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद 
करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्तर उल्लघंन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्दावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद , जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

( रामेश्वर रोडगे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद 
अनुसूची एक 

जमिनीचेवर्णन 
मौजे - गवळेवाडी व केमवाडी ता . तुळजापूर जि . उस्मानाबाद 
अ.क्र . 

अंदाजित क्षेत्र शेरा 
गट क्रमांक 

हे . आर मध्ये 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसुची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) संपादनाची कार्यवाही ही 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणुनच उक्त अधियिमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित 
करण्यत येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


भूमापन किंवा 


१ . 


३ 


२ 
गवळेवाडी 


१ . 


०४ 


०.५३ 


२ . 


०६ 


०.१८ 


३ . 


०.४२ 


६ ९ 
केमवाडी 


४ 


१८५ 


०.२३ 


एकुण 


१.३६ 


ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचेविस्थापन 
होणार नाही.) 


ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( ०१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही . ) 


१०७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव -शिरापूर उपसा सिंचन योजना, ता.मोहोळ ,जि.सोलापूर 

प्रकल्पाचे वर्णन - शिरापूर उपसा सिंचन योजनेच्या डाव्या कालव्यावरील 
उर्वरीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन मौ.गवळेवाडी व केमवाडी, ता . तुळजापूर 
जि.उस्मानाबाद 


२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा 

भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 

सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


समाजाला मिळणारे लाभ शिरापूर उपसा सिंचन योजना, ता . 
मोहोळ,जि.सोलापूर . या कामासाठी संपादीत होणा - या जमिन १.३६ हे . 
आर मुळे पुढील कालव्याव्दारे अंदाजे ३००० हे.आर क्षेत्रासाठी सिंचनाचा 
लाभ होणार आहे . शिरापूर उपसा सिंचन योजना ता.मोहोळ ,जि.सोलापूर 
या प्रकल्पामुळे उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ९ ८६० हे . आर व तुळजापूर 
तालुक्यातील १४० हे.आर शिवारातील क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार 
आहे , त्यामुळे संबंधीत शेतक -यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार 


दिनांक -०४/ १२/ २०१९ 
ठिकाण -उस्मानाबाद 


आहे . 


( रामेश्वर रोडगे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद 


अनुसूची तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ 
कुटुंब सद्दस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत . 


९ १ 


उपविभागीय अधिकारी तथा , भुसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने दिलेला 

सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश) 


अधिसूचना 


( भूसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ 

अन्वये ) 


भूमीसंपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६( ०२ ) नुसार 
जर कालवे काढण्याच्या योजना असतील जेथेपर्यावरण प्रभाव आकारणीची 
कारवाई ही एखादा कायदयान्वये किंवा भविष्यात येणा- या संदर्भित अधिनियमाच्या 
कायद्दान्वये दिलेल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य असेल तर तेथे सामाजिक 
प्रभाव आकारणी लागु पडत नाही . परंतु खाजगी वाटाघाटीने खाजगी 
जमीन थेट खरेदी प्रस्तावास शेतक - यांचा विरोध असल्याने भूसंपादन 
कायदा २०१३ अन्वये सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येत आहे . यामुळे 
सदरच्या प्रकरणी सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करण्याची आवश्यकता 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


क्र . २०१७/ भूसं/सिआर/ ०५.- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 


नाही . 


अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ खंड च्या खंड ( इ) च्या 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 


आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग शासन अधिसुचना 


अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


MIS - 11/ 2014/CR- 77(PART- 2)/ A-2DATED 11/09/2015 ( यात या 


- लागु नाही . 


पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे 


असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड 


ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही . 

क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे 
त्या अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही. 
टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ 
अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 


जिल्हयातील १०००० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 


संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 


अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण /पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०७५ 


खालील कार्यवाही पुर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 


कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 


निर्माण करणार नाही. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका- यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसुची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) संपादनाची कार्यवाही ही 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 


केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 


भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत 


, 


जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणुनच उक्त अधियिमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित 
करण्यत येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्तर उल्लघंन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्दावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 


भासण्याची शक्यता आहे . 


ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचेविस्थापन 


होणार नाही .) 


देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (०१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. ) 


अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 


जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 


भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद , जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 


करीत आहे . 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


मौजे - उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


शेरा 


गट क्रमांक 


हे . आर मध्ये 


१ . 


२ 


३ 


१ . 


३५४/३ 


०.२७ 


एकुण 


०.२७ 


१०७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


९ २ 


उपविभागीय अधिकारी तथा , भुसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

अधिसूचना 
( भूसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम ११ 

अन्वये ) 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण , 
प्रकल्पाचे नाव - उस्मानाबाद शहरातुन जाणा- या राज्य मार्गासाठी 
भूसंपादन . 

प्रकल्पाचेवर्णन - उस्मानाबाद शहरातुन जाणा - या राज्य मार्गासाठी 
भूसंपादन मौजे उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद . 

समाजाला मिळणारे लाभ - उस्मानाबाद शहरातून जात असल्याने 
उस्मानाबाद शहरातील व शहरालगतील गावाच्या जनतेसाठी सदरच्या 
भूसंपादना 

मुळे मदत होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ 
कुटुंब सदस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
मा.जिल्हाधिकारी तथा समुचीत शासन, जिल्हा उस्मानाबाद यांचे आदेश 
क्र . २०१६ / भूसंपादन/ कक्ष-१ / सीआर-१६ दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
सदरच्या प्रकरणी कलम ०४ ते १० च्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास 
तसेच पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना योजना तयार करण्यासाठी सुट देण्यात 
आली आहे . संपादीत जमीन स.नं ३५४/३ मधील संपादीत क्षेत्र ०.२७ हे . 
आर . क्षेत्राचा ताबा सन १९७१-७२ पुर्वीपासुन घेण्यात आलेला आहे . 
यामुळे सदरच्या प्रकरणी सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


क्र . २०१७ / भूसं/सिआर/ ०३.- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ खंड च्या 
खंड( इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग 
शासन अधिसुचना MIS -11/ 2014/CR- 77( PART-2 )/ A-2DATED 
11/09/2015( यात या पुढेजिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात 
आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १०,००० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याने मानण्यात येईल . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका- यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसुची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) संपादनाची कार्यवाही ही 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( या यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणुनच उक्त अधियिमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित 
करण्यत येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


- लागु नाही. 


, 


ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही.) 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही . 

क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे 
त्या अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही . 

टप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही , त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 

प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 

२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद या कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक -०४/ १२ / २०१९ 
ठिकाण -उस्मानाबाद 

( रामेश्वर रोडगे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद 


ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (०१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही . ) 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१, १०७७ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन नियम १० च्या उप नियम ( ०३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

अद्दावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 

देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्तर उल्लघंन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 

जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५ ) 

भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद , जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित करीत आहे . 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
मौजे - शिंगोली ता . उस्मानाबाद जि . उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


शेरा 
हे . आर मध्ये 


१ . 


२ 


३ 


३ 


१ . 


१.६२ 


११६ पै 
११८ पै 


२ . 


२.७७ 


एकुण 


४.३ ९ 


अनुसूची दोन 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश) 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण . 


प्रकल्पाचे नाव - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविण्यासाठी भूसंपादन 


शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविण्यासाठी संपादीत होत असलेल्या 
ग.नं .११६ व ११८ पैकी संपादीत होत असलेल्या क्षेत्राचा ताबा संपादीत 
संस्था यांनी दिनांक ०८/१०/२००२ रोजी घेतलेला असल्याने सदरच्या 
प्रकरणी सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही . 


प्रकल्पाचे वर्णन - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविण्यासाठी भूसंपादन 
मौजे शिंगोली ता.जि. उस्मानाबाद 


अनुसूची पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


समाजाला मिळणारे लाभ - शिंगोली पाझर तलाव उंची वाढविणे या 
कामासाठी ४.३९ हे . आर जमीन संपादीत होणार आहे. त्यामुळे २५.०० 

आर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार 
आहे . याचा लाभ मौजे शिंगोली येथील शेतक - यांना होणार आहे . 


. 


अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - 


लागु नाही . 


अनुसूची तीन 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही . 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही . 


सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदरील गावातील कोणतीही व्यक्ती/ 
कुटुंब सदस्थितीमध्ये विस्थापीत होत नाहीत . 


टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 

प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 


अनुसूची चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने दिलेला 


२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१०७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण / पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत 


दिनांक -०४ / १२/ २०१९ 


( रामेश्वर रोडगे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , उस्मानाबाद . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


सोमवार दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ : अग्रहायण २५ , शके १ ९ ४१ 


९ ३ 
लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक जानेवारी , २०२० 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र . - रानिआ/ मनपा-२०२० / प्र.क्र.९/ का -५ , दि .०९ / १२/ २०१ ९ ) 
मुंबई प्रातिक महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ चे अनुसुची “ ड ” प्रकरण १ (निवडणूक नियम ) मधील नियम 

क्रमांक ८ अन्वये 


जाहीर प्रगटन 
क्रमांक लाशमनपा/ कावि/ पोटनिवडणूक / २०१९ लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक २०१९ चा कार्यक्रम मा . राज्य निवडणुक 
आयोगाने संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे . 

निवडणूक 

कार्यक्रम 


अ.क्र . 


टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 

दि . १६ / १२ / २०१ ९ ( सोमवार ) 


१ . 


निवडणूकीचा टप्पा 
महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 
शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्याची तारीख 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 
वेबसाईटवर भरण्याकरीता उपलब्ध असण्याचा कालावधी 
वरील नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याचा कालावधी 


२ . 


३ . 


१६/ १२/ २०१९ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते 
२३/ १२/ २०१९ ( सोमवार) सकाळी दु. २.०० पर्यंत 
१६/ १२/ २०१९ ( सोमवार) ते २३/ १२/ २०१ ९ ( सोमवार) 

( सकाळी ११.०० ते दु . ३.०० ) 
( दि . २२ /१२/ २०१९ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात 

येणार नाहीत ) 
२४/ १२/ २०१९ (मंगळवार) 
( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ . 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


५ . 


वैद्यरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा 
दिनांक 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


६ . 


७ . 


दि . २६/ १२/ २०१९ ( गुरुवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 

२७/ १२ / २०१९ ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
दि . २७/ १२/ २०१९ ( शुक्रवार ) 


८ . 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द 
करण्याचा दिनांक 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण / 

/ पौष २८-४ , शके १ ९ ४१ , १०७ ९ 


९ . 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


१० . 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


दि . ०९/ ०१/ २०२० ( गुरुवार ) 
( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ) 

दि .१०/ ०१/ २०२० 
( शुक्रवार ) ( सकाळी १०.०० पासून ) 
दि . १३/०१/२०२० ( सोमवार ) पर्यंत 


११. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे 


मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचेकडील आदेश क्र . जा.क्र .-२०१९ / नपाप्र./ आस्था -१/ कावि / दि . ११/ १२ /२०१ ९ अन्वये 
उपरोक्त पोटनिवडणूक कार्यक्रमानुसार जरुर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरीता खालील तक्त्यातील रकाना क्र . २ मधील अधिका- यांची त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या रकाना क्र . ३ मधील प्रभागाकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी ( Returning Officer ) व सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून 
नेमणूक केली आहे . 


अ.क्र . 


१ 


१ . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक प्रभाग क्रमांक व नांव | नामनिर्देशनपत्रांचे वाटप स्वीकृती इत्यादी 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे नांव व पदनाम 

निवडणूक विषयक कार्यवाही करणेचे ठिकाण 
२ ३ 

४ 
सुनील यादव , उपविभागीय अधिकारी , लातूर प्रभाग क्र .११ अ 

कै . यशवंतराव चव्हाण सभागृह , 
स्वप्नील पवार , तहसीलदार , लातूर 

प्रभाग क्र .११ अ लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर . 
सुंदर बोंदर , सहाय्यक आयुक्त , 

प्रभाग क्र . ११ अ 
लातूर शहर मनपा , लातूर 


- 


२ . 


३ . 


उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे सुपुर्त करण्यात आलेल्या रकाना क्र . ३ मधील संबंधित 
प्रभागासाठी नामनिर्देशनपत्रे ( Nomination Papers) राज्य निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https://panchayatelection.maharashtra.gov.in 
वर दि . १६ / १२ /२०१९ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते दिनांक २३/ १२/ २०१९ ( सोमवार ) दु. २.०० पर्यंत भरण्याकरीता उपलब्ध असेल . नामनिर्देशनपत्रे 
स्विकारण्याचा कालावधी दि . १६/१२/ २०१९ (सोमवार) ते दिनांक २३/ १२/२०१९ ( सोमवार) ( सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० ) असून दिनांक २२/ १२/२०१ ९ 
रोजी रविवार असल्याने त्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येणार नाहीत . 

उपरोक्त पोटनिवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्र व इतर सर्व निवडणूक विषयक कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या उपरोक्त 
रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात होईल . 
दिनांक : १६/ १२/ २०१९ 

एम . डी . सिंह ( भा . प्र . से .) 

आयुक्त 
लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर 


: 


९ ४ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , याजकडून 


अ.क्र . 


( ग्रा.पं.नि.विभाग ) 


निवडणूक विभागाचा 
क्रमांक व नाव 


१ 


निवडून आलेल्या | सदस्यांचा पत्ता 
सदस्यांचे नांव 
२ 

३ 
कसबे हर्षवर्धन लहूजी नगर , वडवळ 
बाबुराव 

नागनाथ , ता.चाकूर , 


४ 


आदेश 


a 
. 


२५- वडवळ ना . 


जि.लातूर . 


२ . 


सोनेवाड सुमन 


०६- सावरगांव 


रामराव 


मु.टाकळगाव का . 
पो.परचंडा , 
ता.अहमदपूर , 


रोकडा 


क्र .२०१९ /जि.प.पं.स. / आरक्षण / कावि-४१३ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समित्या अधिनियम १९ ६१ चे कलम ९ पोटकलम ( २) च्या खंड 
( अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी 
लातूर याव्दारे असे जाहीर करतो की , लातूर जिल्हा परिषदेच्या दिनांक 
१२.१२.२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार 
त्यांचे नावासमोर नमुद केलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागामधून 
जिल्हा परिषद लातूर चे सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 


जि.लातूर . 


स्थळ : लातूर 
दिनांक : १३/ १२/ २०१९ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( मतदार विभाग आणि निवडणुक घेणे ) 
नियम १९ ६२ चे नियम ६६ नुसार जाहीर करीत आहे . 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी लातूर 


१०८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


९ ५ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , याजकडून 

( ग्रा.पं.नि.विभाग ) 


आदेश 


अध्यादेशानुसार “जिल्हा परिषदेच्या किंवा यथास्थिती , पंचायत समितीच्या 
विद्यमान मुदतीची अडीच वर्षे संपल्यानंतर, हा अध्यादेश अंमलात आल्याच्या 
दिनांकापासून एकशेवीस दिवसांच्या कालावधीत किंवा राज्य शासन , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा, अगोदरच्या दिनांकापर्यंत 
अशा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे 


सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती या पदांची 


क्र .२०१९/जि.प.पं.स./ आरक्षण / कावि-४१४ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समित्या अधिनियम १९ ६१ चे कलम ५७ पोटकलम ( ३) च्या खंड 
( अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी 
लातूर याव्दारे असे जाहीर करतो की , अहमदपूर पंचायत समितीच्या 
दिनांक १२.१२.२०१ ९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील 
उमेदवार त्यांचे नावासमोर 

नमुद 

केलेल्या पंचायत समिती निर्वाचक गणांमध्ये 
पंचायत समिती , अहमदपूर चे सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 


कोणतीही निवडणूक घेण्यात येणार नाही. " 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( मतदार विभाग आणि निवडणुक घेणे ) 
नियम १९ ६२ चे नियम ६६ नुसार जाहीर करीत आहे . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय 
समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) 
( पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम १९ ६२ च्या नियम २- फ मधील तरतुदी 
अन्वयेपंचायत समित्यांची सभापती पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
आणि महिला ( अनुसूचीत जाती, जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाचा 


अ.क्र . 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नाव 


१ 


निवडून आलेल्या सदस्यांचा पत्ता 
सदस्यांचे नांव 
२ 

३ 
नरवटे पाटील 

मु.शेनकूड , पो.ता. 
राम बापूराव 

अहमदपूर , जि.लातूर 


४ 
०१- खंडाळी 


१ . 


ठेवणे आवश्यक 


प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी आळीपाळीने राखुन 
आहे . 


स्थळ : लातूर 
दिनांक : १३ / १२ / २०१९ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी लातूर 


९ ६ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , याजकडून 


( ग्रा.पं.नि. विभाग ) 


समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ च्या नियम २ फ यातील 
तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत 
समित्यांकरीता त्यांना सद्यस्थितीत लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर 
लगेचच येणा- या दिवसापासून अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
आणि महिला ( अनुसूचीत जाती , जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाचा 
प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या लातूर जिल्ह्यातील 


आदेश 


पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांची संख्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


क्र .२०१ ९ /जि.प.पं.स./ आरक्षण / कावि -३ ९ ७ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ याच्या विद्यमान 
तरतुदीनुसार , पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती यांचा पदावधी 
अडीच वर्षे इतका आहे . लातूर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीत्यांचे 
सभापती व उप सभापती यांचा पदावधी दिनांक १३.०९ .२०१९ रोजी संपला 


दिनांक २७.११.२००९ मधील अधिसूचने अन्वये पुढीलप्रमाणे नेमून दिली 


आहे . 


महिला 


आहे . तथापी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ च्या अनुषंगाने पंचायत 


१ . 


०१ 


०१ 


२ . 


00 


समित्यांचे सभापती व उप सभापती यांच्या उक्त कालावधीस शासन राजपत्र 


00 


३ . 


अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती 
नागरिकांचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग 
( विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
सर्वसाधारण 


०१ 


०२ 


दिनांक २३.०८.२०१९ मधील अध्यादेशान्वये मुदतवाढ दिली आहे . सदरील 


४ . 


०२ 


०३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , १०८१ 
ज्याअर्थी, या पुर्वी सन १९९ ७ पासुन लातूरजिह्यातील पंचायत समित्यांच्या 

पंचायत समिती , देवणी ( २०१४ ) 
सभापती पदाचे आरक्षण खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे . 

पंचायत समिती , रेणापूर 

( २०१४) 
१. अनुसूचित जाती 

पंचायत समिती, लातूर ( १९९ ७ ) 

पंचायत समिती, जळकोट ( २०१७) 
पंचायत समिती , अहमदपूर ( १९९ ८ ) 

नागरिकांचा मागासवर्गाचा पंचायत समिती, औसा ( १ ९९ ७) 
पंचायत समिती , निलंगा ( १९९९ ) 

प्रवर्ग ( विमुक्त जाती व पंचायत समिती , रेणापूर ( १ ९९ ८ ) 
पंचायत समिती, जळकोट ( २००२ ) 

भटक्या जमातींसह ) महिला पंचायत समिती , चाकूर ( १९९९) 
पंचायत समिती, शिरुर ( २००२ ) 

पंचायत समिती, देवणी ( २००२ ) 
अनंतपाळ 

पंचायत समिती , लातूर 

( २००४ ) 


, 


पंचायत समिती , चाकूर 


( २००४ ) 


पंचायत समिती, शिरुर 


( २००६ ) 


पंचायत समिती , देवणी 


( २००४ ) 


अनंतपाळ 


पंचायत समिती , रेणापूर 


( २००६ ) 


पंचायत समिती, जळकोट ( २०० ९ ) 


पंचायत समिती, उदगीर 


( २००६ ) 


पंचायत समिती, औसा 


( २०१२ ) 


पंचायत समिती, औसा 


( २००९ ) 


पंचायत समिती , उदगीर 


( २०१४ ) 


पंचायत समिती , उदगीर 


( २०१२ ) 


पंचायत समिती , अहमदपूर ( २०१७ ) 


पंचायत समिती, जळकोट ( २०१२ ) 


पंचायत समिती , लातूर 


( २०१७ ) 


पंचायत समिती , शिरुर 


( २०१४ ) 


५. महिला 


पंचायत समिती , निलंगा 


(१ ९९ ७) 


अनंतपाळ 


पंचायत समिती, उदगीर 


( १९९ ८ ) 


पंचायत समिती , लातूर 


( २०१४ ) 


पंचायत समिती, देवणी 


( २०१७ ) 


पंचायत समिती , अहमदपूर ( १९९९ ) 
पंचायत समिती , रेणापूर ( २००२) 
पंचायत समिती, औसा ( २००२ ) 


पंचायत समिती, चाकूर 


( २०१७) 


२. अनुसूचित जमाती 


पंचायत समिती , निलंगा 


( २००९ ) 


पंचायत समिती , औसा 


( २००४ ) 


३. नागरिकांचा मागास 


पंचायत समिती , उदगीर 


( १९९ ७ ) 


पंचायत समिती , निलंगा 


( २००४ ) 


वर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त 


पंचायत समिती, चाकूर 


( १९९ ८ ) 


पंचायत समिती, जळकोट (२००६ ) 


जाती व भटक्या 


पंचायत समिती , लातूर 


( १९९९ ) 


पंचायत समिती , चाकूर 


( २००६ ) 


जमातींसह ) 


पंचायत समिती , अहमदपूर ( २००२) 


पंचायत समिती , देवणी 


( २००९ ) 


पंचायत समिती , निलंगा 


( २००२ ) 


पंचायत समिती, शिरुर 


( २०० ९ ) 


. 


पंचायत समिती, जळकोट (२००४ ) 


अनंतपाळ 


पंचायत समिती, शिरुर 


( २००४ ) 


अनंतपाळ 


पंचायत समिती , 

अहमदपूर ( २००६) 
पंचायत समिती, देवणी ( २००६ ) 


पंचायत समिती, रेणापूर ( २०१२ ) 
पंचायत समिती, अहमदपूर ( २०१२ ) 
पंचायत समिती , लातूर 

( २०१२ ) 
पंचायत समिती , औसा ( २०१४ ) 
पंचायत समिती , निलंगा ( २०१४ ) 
पंचायत समिती, जळकोट ( २०१४ ) 
पंचायत समिती, उदगीर 

( २०१७ ) 
पंचायत समिती, शिरुर ( २०१७ ) 


पंचायत समिती , उदगीर 


( २००९ ) 


पंचायत समिती , रेणापूर 


( २०० ९ ) 


पंचायत समिती , चाकूर 


( २०१२) 
( २०१२ ) 


पंचायत समिती , निलंगा 


अनंतरपाळ 


१०८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


शिरुर अनंतपाळ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


४ 


निलंगा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


५ 


औसा 


नागरिकांचा मागस प्रवर्ग महिला 


६ 


लातूर 


सर्वसाधारण महिला 


७ 


त्याअर्थी, उपरोल्लेखीत नियमाचे २ फ मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित 
जातीसाठी व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षीत करावयाच्या जागा त्या 
पंचायत समितीच्या एकूण लोकसंख्येशी अनुसूचित जाती / जमातीच्या 
लोकसंख्येची टक्केवारी नुसार द्यावयाच्या आहेत . नागरिकांच्या मागासवर्गाचा 
प्रवर्ग (विमुक्त जाती, भटक्या जमातींसह ) (महिला) व सर्वसाधारण महिला 
यांचेसाठी सोडत दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ 

रोजी 

काढुन खाली अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पंचायत समित्यांच्या बाबतीत त्यांना सध्या लागू असलेल्या 
आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून पंचायत समितीच्या 
उर्वरीत कालावधीसाठी लातूर जिह्यातील पंचायत समितीच्या सभापती 
पदाचे आरक्षण करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


सर्वसाधारण महिला 


चाकूर 


८ देवणी 


सर्वसाधारण महिला 


९ 


उदगीर 


सर्वसाधारण 


१० जळकोट 


सर्वसाधारण 


अ.क्र . पंचायत समितीचे 

नांव 


पंचायत समिती सभापती पदासाठी 
करण्यात आलेले आरक्षण 


( जी . श्रीकांत ) 


जिल्हाधिकारी लातूर 


१ 


२ 


३ 


१ रेणापूर 


अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जाती महिला 


२ 


अहमदपूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . २१ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९-२५, २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांजकडून 


जाहिर सुचना 


सुनावणी देऊन नगरपंचायत लोहारा ( बु.) यांना अहवाल सादर करण्यासाठी 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८( २) अन्वये उक्त विकास योजनेचे नियोजन 
समितीवर मा . संचालक नगर रचना महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी आदेश 
क्र.९ ७९ दि .२१.०२.२०१९ अन्वये दोन तज्ञ शासकीय सदस्यांची नियुक्ती 
केली व या नगर पंचायतने ठराव क्र . ५ ( ब ) दि .२७.११.२०१८ अन्वये तीन 
असे एकुण पाच व्यक्तींचा आदेश क्र .१११७ दि .१७.०६.२०१९ अन्वये नेमणुक 
करुन नियोजन समिती गठीत केली आहे. उक्त नियोजन समितीने त्यांचा 
अहवाल दि . ०३.०८.२०१९ च्या पत्रान्वये लोहारा ( बु.) नगर पंचायतीस 
सादर केला आहे. 

लोहारा ( बु.) नगर पंचायतीने नियोजन समितीच्या अहवालावर साकल्याने 
विचार करुन विकास योजना लोहारा मध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २५( ४ ) 
अन्वये काहीही बदल न करता शहराच्या हद्दीची प्रारुप विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसयार शासनास मंजुरीसाठी सादर 
करण्याचे दि .२९ .०८.२०१९ रोजीच्या ठराव क्र . ०७( अ ) अन्वये ठरविले 


आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम 

२८ ( ४ ) नुसार 
जा.क्र.प्रावियो/ लोहरा ( बु)/.- ज्याअर्थी लोहारा (बु.) नगर पंचायत शासन 
नगर विकास विभागाकडील अधिसुचना क्र . एमसीओ२०१४/ १७० सीआर/ 
युडी१४- दि . १०.०७.२०१५ अन्वये लोहारा ( बु.) नगर पंचायतीची स्थापना 
करण्यात आलेली आहे . त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम १९ ६६ चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार उक्त क्षेत्राचा विकास 
आराखडा तयार करणे आवश्यक असल्याने उक्त हद्दीच्या क्षेत्राचा नियोजनबध्द 
विकास करण्यासाठी ठराव क्र . २( अ ) दि . २६.०५.२०१६ अन्वये सदर 
क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ च्या कलम २३( १ ) अन्वये जाहिर केला व 
त्याबाबतची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दि . ०४.०८.२०१६ रोजी 
प्रसिध्द केली आहे . त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस 
अनुसरून नगररचनाकार शाखा उस्मानाबाद यांची लोहारा ( बु.) शहराच्या 
क्षेत्रासाठी प्रारुप विकास योजना करण्यासाठी नगर रचना अधिकारी 

म्हणून 
आदेश क्र . ७४१ दि . १८.०८.२०१७ अन्वये नेमणुक केली आहे . नगर रचना 
अधिकारी यांनी उक्त क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना कलम २६ ( १) अन्वये 
प्रसिध्दीसाठी सादर केली होती . 

लोहारा ( बु.) शहराची हद्दीची प्रारुप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १) अन्वये लोहारा 
( बु .) नगर पंचायतीने दि . २७.११.२०१८ रोजीच्या ठराव क्र . ५( अ) अन्वये 
प्रसिध्द केला. सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ 
पुरवणी औरंगाबाद विभागामध्ये दि . ०९ .०१.२०१९ रोजी प्रसिध्द झाली आहे . 
सदर प्रसिध्दीकरणानंतर उक्त विकास योजने बाबत प्राप्त हरकती / सुचनांवर 


लोहारा नगर पंचायतीने उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( ४ ) नुसार 
प्रारुप विकास योजनेमध्ये कुठलाही बदल प्रस्तावित केलेला नाही . परंतू 
उक्त अधिनियमातील तरतुदी नुसार सदरची विकास योजना प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे . विकास योजना लोहारा ( बु.) चा नकाशा नगरपंचायत 
लोहारा ( बु.) तसेच नगररचनाकार शाखा उस्मानाबाद मध्ये मध्यवर्तीप्रशासकीय 
इमारत खोली क्र . २६ उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
कामाकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात 
आला आहे. 
स्थळ : लोहारा ( बु.) दि . २९ .०८.२०१ ९ 

सौ . ज्योती दिपक मुळे 

अध्यक्षा 
नगरपंचायत लोहारा ( बु.) 


औ . भाग १ - अ २१ 


५ ९ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण/ पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


MUNICIPAL COUNCILLOHARA (Bu ) 


PUBILC NOTICE 


After considering the report of the planning 
committee nagar panchyat hasmade no changes to the 
draft development plan and has decided to submit the 
draft developmentplan of lohara (bu ) for sanction to 
government U /S 30 of the said act vide resolution 
No.7 ( A ) Date 29/08/2019. 


U /S 28 ( 4 ) Of The Maharashtra Regional & Town 

Planning Act 1966 


Nagar panchayat lohara (bu ) has made no changes 
in the developmentplan of lohara (bu ) U /S 28 (4 ). But 
development plan of lohara (bu ) is hereby published as 
per the provision ofthe said act.draft development Plan 
of lohara (bu ) is kept open for inspection for the public 
in the office of the Nagar panchayat lohara (bu ) & town 
planner osmanabad branch central administrative 
building room no.26 osmanabad on all working days 
during office hours. 


No Draft D.P Lohara (Bu )/ Date 29/08/2019 .-- 
Whereas the govt ofmaharashtra vide govtnotification 
No.MCO2014/ CR170 / UD - 14, Dated10 /07/ 2015 has 
formed lohara (bu ) nagar panchyat therefore it is 
necessary to prepare the development plan for the 
area under the provisions ofsection 21 ofmaharashtra 
regional & town planning act 1966 the lohara (bu ) nagar 
panchyat vide resolution no. 2 ( A ) Date 26/05/2016 
has declared its intention to prepare the development 
plan of lohara (bu ) town under section 23 (1 ) of 
maharashtra regional & town planning act,1966 
accordingly the notice has been published in 
Maharashtra govt gazette , aurangabad divisional 
supplement part I- A Dated 04/08/2016 as per the 
provision in section 24 of the said act, lohara (bu ) nagar 
panchyat vide order no 741 Date 11/08/2017 has 
appointed town planner osmanabad branch 
osmanabad as town planning officer to prepare draft 
developmentplan ofarea of lohara (bu ) nagar panchyat. 
The town planning officer has submitted the draft 
development plan for Publication U /S 26 (1 ) 


Place:-Lohara 
Date:-29/08/2019 


Sou.Joyti Dipak Mule, 

President 
Nagar Panchyat Lohara . 


२ 


मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांजकडून 


अधिकार प्रदान करण्याबाबत 


The lohara (bu ) nagar panchyat vide its resolution 
No.5 ( A ) Date 27/11/2018 has published the draft 
development plan of lohara( bu ) U / S 26 ( 1 ) of the 
maharashtra regional & town planning Act 1966 & 
accordingly the notice to that effect has been published 
in Maharashtra govt, gazette , aurangabad divisional 
supplement part I- A Dated 09/01/2019 . The director 
of town planning vide order No.979 Date 21/02/2019 
constituted a planning committee of two expert 
members for hearing the objections/ suggestions; 
received on the said development plan U / S 28. This 
council vide its resolution No.5 ( B ) Date 27/11/2018 
has appointed three members . Lohara (bu) nagar 
panchyat vide its order no 1117 Date 17/06/2019 
constituted total 5 members planning committee. The 
said planning committee constituted U /S 28 (2 ) of the 
said act afterhearing the suggestions/objections to the 
published draft development plan received within the 
stipulated period submitted its report to the nagar 
panchyat lohara ( bu ) ondated 03/08/2019 . 


, 


अधिसुचना 
क्र . नपसी/ कावी / १७१४/ २०१९.- मी , मुख्याधिकारी सय्यद रफिक 
नगरपरिषद , सिल्लोड महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नागरी अधिनियम १९ ६५ चे प्रकरण क्र .५नियम क्र . ७८ ब नुसार तसेच 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ नियम ५३( ८ ) अन्वये 
मला प्राप्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ मधील नियम 
क्र . ५३,५४,५५ व ५६ चे अधिकार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर 
पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे प्रकरण क्र . ११ मधील 
नियम १७६ , १७७, १७८ , १७ ९ , १८० , १८१ , १८२ , १८७ व १८८ . 

उपरोक्त सर्व मला प्राप्त अधिकार नगरपरिषद , सिल्लोड चे अभियंता 
श्री . प्रकाश बनसोडे यांना पुर्णः, नगरपरिषद सिल्लोड अधिकार क्षेत्रात 
पुर्णतः अधिकार वापरण्यास क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत 
असुन वरील सर्व अधिकार सोपविण्यात येत आहेत . 

सदर अधिकारच्या अनुषंगाने नोटीस देणे , कार्यवाही करणे , अनाधिकृत 
बांधकाम / अतिक्रमणे निष्कासीत करणे सदर बाबीचे गुन्हा नोंद करणे व 
अनुषंगीक सर्व कामे पार पाडावीत . करिता अधिकार प्रदान करण्यात येत 
आहे . 
सिल्लोड , ११ डिसेंबर , २०१९ . 

सय्यद रफिक , 
मुख्याधिकारी ,नगरपरिषद ,सिल्लोड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ : अग्रहायण /पौष २८-४ , शके १९ ४१ , 


६१ 


३ 


२. जालना जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १० डिसेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या 
जालना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जालना जिल्हा परिषदेचा 
वार्षिक प्रशासन अहवालसन २०१८-१९ मान्यता दिलेली आहे करिता महाराष्ट्र 
जिल्हा व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करणे ) नियम 
१९ ६४ चे नियम ९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


जालना, ११ डिसेंबर , २०१९ . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिपजा / साप्रवि /०८/ २०१९ / १६२६/ ४५४१.- १. महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १ ९ ६१ चे कलम १४२ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन ग्राम विकास विभागाचे वाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करण्यासंबंधी 
जे नियम १ ९६४ चे सुधारित नियम १९ ६६, १ ९ ८१ च्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र 
शासन ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभागाचे परिपत्रक क्र . संगण / 
१० ९ ५/ सीआर/ २५५४/ ५७ दिनांक २४/ ०१/ १ ९९ ५ द्वारे दिलेल्या मार्गदर्शक 
सुचनाप्रमाणे जालना जिल्हा परिषदेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०१८ 
१ ९ तयार करण्यात आलेल्या आहे. 


नीमा अरोरा, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , जालना . 


अनिरुध्द लक्ष्मणराव खोतकर , 

अध्यक्ष 
जिल्हा परिषद , जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


